RNINo . MAHBIL/ 2012/ 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ८ , अंक - ३८ ] 


गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १९ - २५, २०१९ / भाद्र २८ ते आश्विन ३, शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे ५० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


सदस्य - सचिव, प्रस्ताव छाननी समिती तथा सहसंचालक , नगररचना यांजकडून 

नगर विकास विभाग 


सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ अन्वये 


-- 


सूचना 
क्रमांक नावि / प्र.छा.स. / प्रा.यो. नाशिक / कलम २० (३)/मौजे लहांगेवाडी , तालुका इगतपुरी/ गट नंबर २०६ व इतर / १३०८/ २०१९. 
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १ ९ ६६ ( यापुढे ज्यास “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) मधील तरतुदींनुसार 
नाशिक जिल्ह्याची सुधारित प्रादेशिक योजना ( यापुढे ज्यास “ उक्त प्रादेशिक योजना ” असे संबोधले आहे) शासनाने दिनांक २१ जून २०१३ 
रोजी मंजूर केली असून ती दिनांक १६ सप्टेंबर २०१३ पासून अमलात आलेली आहे ; आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे 
लहांगेवाडी, तालुका इगतपुरी , जिल्हा नाशिक येथील गट नंबर २०६, २२९ ते २३२ मधील एकूण १०.०८८ हेक्टर क्षेत्र ( यापुढे ज्यास “ उक्त 
जमिनी ” असे संबोधले आहे) “ शेती विभागात ” समाविष्ट आहेत 

आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाऱ्या जमीन 
वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१५/ प्र. क्र . 
४ ९/ १५/ नवि-१३, दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत ( यापुढे ज्यास “ उक्त शासन निर्णय " 
असे संबोधले आहे ) व त्या अनुषंगाने शासनाने " प्रस्ताव छाननी समिती ” गठित केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २० , पोट - कलम ( २) मधील तरतुदींनुसार उक्त जमिनी “ शेती विभागातून ” वगळून , खालील 
अटींच्या अधीन राहून “ रहिवास विभागात ” समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित असून त्याअनुषंगाने उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक 
आहे (यापुढे ज्यास “ उक्त फेरबदल ” असे संबोधले आहे ) असे उक्त शासन निर्णयान्वये गठित “प्रस्ताव छाननी समितीचे ” मत झाले आहे . 

( १) मुख्य अभियंता , जलसंपदा विभाग यांचेकडील अहवाल प्राप्त झालेनंतर , त्यांचे अहवालातील अटी अर्जदारांना बंधनकारक राहतील. 
( २ ) शासनाच्या दिनांक ४ जानेवारी २०१६ च्या निर्णयात नमूद तरतुदींनुसार अधिमूल्य रक्कम भरणे बंधनकारक राहील. 
( ३ ) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार , सदर जमिनींचा विकास करणे बंधनकारक 

राहील . 


-- 


( ४) विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना १५ टक्के क्षेत्र “ सार्वजनिक सुविधांसाठी ” प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे. 


वि ( एच ) २७ ९ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १९ - २५, २०१९ / भाद्र २८ ते आश्विन ३, शके १ ९ ४१ 


, 


( ५) विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा , सांडपाणी व्यवस्था , घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन 

याकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील . 
( ६ ) Rainwater Harvesting , Water Recycling ( पाण्याचा पुनर्वापर ) व Solar Energy अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर 

जमिनींचे विकसन करताना अमलात आणण्यात याव्यात . 
( ७) विषयाधीन जमिनींवर अर्जदार / विकसनकर्ते यांनी विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. तसेच 

विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना 

पडताळणी करण्यात यावी. 
( ८ ) सदरची परवानगी म्हणजे मालकीहक्काबाबत प्रमाणिकरण नाही. फेरबदल प्रस्तावाखालील जमिनींच्या मालकीहक्काबाबत सर्वस्वी 

अर्जदार यांची जबाबदारी राहील. 
( ९) विषयांकित जमिनींमध्ये विकसन करण्यापूर्वी सदर जमिनी वनसंज्ञेमध्ये येत नाहीत, याबाबत वन विभागाकडून ना -हरकत दाखला 

घेणे आवश्यक राहील. 
( १०) जागेत बांधकाम करणेपूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची परवानगी घेणे तसेच त्यांच्या अटींचे पालन करणे बंधनकारक राहील . 
( ११) सदर जमिनींवरील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची विक्री पुढील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील . 


तक्ता 


अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाची सांगड 
( अ ) अभिन्यास अंतिमत : मंजूर झाल्यावर 

एकूण २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील. 
( ब ) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील. 
( क ) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील. 
( ड ) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ९ ० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील. 

( इ ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील. 
( १२) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल , तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय 

भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही. 
आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१, पोट - कलम (१) अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -१८१५/ प्र. क्र . ४ ९/ १५/ 
नवि-१३, दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २० (२), २० (३) व २० ( ४) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक , नगररचना यांना प्रदान 
केलेले आहेत . 

आणि त्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारांनुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट -कलम ( ३) अन्वये सहसंचालक , 
नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक उक्त प्रादेशिक योजनेत उक्त फेरबदल करण्याचा हेतू या सूचनेद्वारे घोषित करीत आहे आणि त्याकरिता 
उक्त प्रस्तावित फेरबदलांच्या अनुषंगाने नागरिकांकडून हरकती व सूचना , ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून 
३० दिवसांच्या मुदतीत लेखी स्वरूपात मागविण्यात येत आहेत . 

हरकती / सूचना सहायक संचालक , नगररचना, नाशिक शाखा, दुसरा मजला, जिल्हा कृषी औद्योगिक सहकारी संघ लिमिटेड , नाशिक , 
एन . डी . सी . सी . बँकेच्याशेजारी, द्वारका चौक , नाशिक यांच्या कार्यालयाकडे पाठवाव्यात . उक्त प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा नकाशा 
नागरिकांच्या अवलोकनार्थ त्यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे. प्रस्तुत फेरबदलाबाबत विहित मुदतीत प्राप्त होणाऱ्या सूचना / 
हरकतींवर सुनावणी देण्यासाठी व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक , नगररचना, नाशिक शाखा, नाशिक यांना 
“ अधिकारी ” म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. “ अधिकारी ” यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल सदस्य- सचिव यांचेकडे 


. 


सादर करावा. 


प्रस्तुत सूचना www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 


प्रतिभा भदाणे , 

सदस्य - सचिव , 
प्रस्ताव छाननी समिती तथा 
सहसंचालक , नगररचना , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक, १७ सप्टेंबर २०१९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १९ - २५ , २०१ ९ / भाद्र २८ ते आश्विन ३, शके १ ९ ४१ 


3 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik 


The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


Notice 


No. NKDN /P.S.C./R.P . Nashik /Section 20 (3 )/Mouje Lahangewadi, taluka Igatpuri/ Gat No. 206 and 
Others / 1308 / 2019.- Whereas , the Government has sanctioned the Revised Regional Plan for Nashik 
district on 21st June 2013 (hereinafter referred to as “ the said Regional Plan " ) under the provisions of the 
Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 (hereinafter referred to as “ the said Act" ) and has 
came into force with effect from 16th September 2013 and whereas , in the said Regional Plan , the land 
admeasuring about 10.088 hectares bearing Gat Nos. 206 , 229 to 232 of Mouje Lahangewadi, taluka 
Igatpuri, district Nashik (hereinafter referred to as “ the said land" ) is included in " Agriculture Zone " ; 

and whereas , the Government vide Resolution No. TPS - 1815 /CR -49 / 15 /UD - 13, dated 6th May 2015 
and 4th January 2016 (hereinafter referred to as “ the said Government Resolution ” ) has issued the 
directives under Section 154 of the said Act, regarding the procedure to be followed under Section 20 of 
the said Act, for making changes in the use of land in the areas of Sanctioned Regional Plans, and for that 
purpose constituted “ Proposal Scrutiny Committee ” ; 

and whereas , the “ Proposal Scrutiny Committee " constituted under the said GovernmentResolution , 
is of the opinion that the said land shall be deleted from " Agriculture Zone" and proposed to be included in 
“ ResidentialZone" , and accordingly , it is necessary to modify the said Regional Plan (hereinafter referred 
to as “ the said modification ” ) in accordance with the provisions of sub - section ( 2 ) of Section 20 of the 
said Act, subject to the following conditions. 
(1) After receipt of report of Chief Engineer , Irrigation Department regarding this proposal the 

conditions mentioned in the said report will be binding to the Applicant. 
( 2 ) It shall be binding to deposit the premium amount as mentioned in Government Resolution , 

dated 4th January 2016 . 
( 3) It shall be binding to develop the said land as per the guidelinesmentioned in said Government 

Resolution and Annexure with it. 


( 4 ) While developing the said land it shall be binding to provide 15 per cent “ Amenity Space ” . 
(5 ) Applicant / Developer shall make necessary self -contained arrangements to provide Water 

Supply , Waste Water Treatment, Solid Waste Disposal / Management while developing the 

said land and after development of the said land at his own cost. 
(6 ) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting , Water Recycling and 

Solar Energy while developing the said land . 
(7 ) It shall be binding on Applicant / Developer to plant 250 trees per hectare , while developing the 

land and plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per plot. This shall be verified at the 

time of final sanction to development. 
(8 ) This permission does not confirm ownership of the said land. The Applicant will be completely 

responsible regarding any issue about ownership of the said land . 
(9 ) It shall be binding to get " No -Objection Certificate " from the Forest Department prior to 

development of the said land . 
(10 ) It shall be binding to obtain permission from Public Works Department before construction in 

the said land and to follow their conditions . 


( 11) It shall be binding to sale layout Plots / Flats of the said land as per table given below . 


OC 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १ ९ - २५, २०१९ / भाद्र २८ ते आश्विन ३, शके १९ ४१ 


Table 


Corelation of layout Plots / Flats with development of basic infrastructure 


( a ) After sanction of final layout 


Sale of 25 per cent of the total Plots / Flats 
shall be permissible . 


(b ) After approximate 40 per cent 

development of basic infrastructure . 


Sale of 50 per cent of the total Plots / Flats 
shall be permissible . 


( c ) After approximate 60 per cent 

development of basic infrastructure . 


Sale of 75 per cent of the total Plots / Flats 
shall be permissible . 


(d ) After approximate 80 per cent 

development of basic infrastructure . 


Sale of 90 per cent of the total Plots / Flats 
shall be permissible . 


( e ) After approximate 100 per cent 

development of basic infrastructure . 


Sale of 100 per cent of the total Plots / Flats 
shall be permissible . 


( 12 ) If the Group Housing Scheme is proposed in the layout then , Occupancy Certificate shall not be 

issued unless all basic amenities are fully developed in the said land ; 


and whereas, as per the provision of sub -section ( 1) of Section 151 of the said Act, Government vide 
Notification No. TPS - 1815 /CR - 49 / 15 /UD - 13, dated 11th June 2015 has delegated the powers under Sections 
20 ( 2 ), 20 ( 3 ) and 20 (4 ) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning . 


Now , therefore , in exercise of the powers delegated by the Government in this regard , as per Section 
20 (3 ) of the said Act, the Joint Director of Town Planning, Nashik Division , Nashik by this Notice declares 
intention to make the said modification in the said Regional Plan and for the proposed said modification 
invites suggestions / objections from the public in writing within 30 days from the date of publication of this 
Notice in the Maharashtra GovernmentGazette . 


The suggestions /objections shall be addressed to the Assistant Director of Town Planning , Nashik 
Branch , 2nd Floor, Zilla Krushi Audyogik Sahakari Sangh Ltd., Nashik , near NDCC Bank , Dwarka Chowk , 
Nashik . The plan showing the proposed said modification is kept open for inspection to the public during 
office hours in their Office . Regarding the proposed said modification , Assistant Director of Town Planning, 
Nashik Branch , Nashik is appointed as the " Officer” to hear the suggestions / objections received within 
the stipulated period and after following legal procedure, the " Officer" shall submit the report thereon to 
the Member- Secretary . 


This Notice is also available on website www.dtp.maharashtra.gov.in 


PRATIBHA BHADANE , 


Member - Secretary, 
Proposal Scrutiny Committee and 
JointDirector of Town Planning, 

Nashik Division , Nashik . 


Nashik , 17th September 2019 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १ ९ - २५, २०१९ / भाद्र २८ ते आश्विन ३, शके १९ ४१ 


५ 


नगर विकास विभाग 


सहसंचालक, नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ अन्वये 


सूचना 


क्रमांक नावि/ प्र.छा.स. /प्रा.यो. नाशिक / कलम २० ( ३)/मौजे आवळखेड , तालुका इगतपुरी / गट नंबर १६५ व १६७ / १३०९/ २०१९. 
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १ ९ ६६ ( यापुढे ज्यास “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) मधील तरतुदींनुसार 
नाशिक जिल्ह्याची सुधारित प्रादेशिक योजना ( यापुढे ज्यास “ उक्त प्रादेशिक योजना ” असे संबोधले आहे) शासनाने दिनांक २१ जून २०१३ 
रोजी मंजूर केली असून ती दिनांक १६ सप्टेंबर २०१३ पासून अमलात आलेली आहे ; आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे 
आवळखेड , तालुका इगतपुरी, जिल्हा नाशिक येथील गट नंबर १६५ व १६७ मधील एकूण १३.५९४ हेक्टर क्षेत्र ( यापुढे ज्यास “ उक्त जमिनी " 
असे संबोधले आहे) “ शेती विभागात ” समाविष्ट आहे ; 


, 


आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाऱ्या जमीन 
वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -१८१५/ प्र. क्र . 
४९/ १५/ नवि-१३, दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत ( यापुढे ज्यास “ उक्त शासन निर्णय " 
असे संबोधले आहे ) व त्या अनुषंगाने शासनाने "प्रस्ताव छाननी समिती ” गठित केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २० , पोट- कलम (२) मधील तरतुदींनुसार उक्त जमिनी “ शेती विभागातून ” वगळून , खालील 
अटींच्या अधीन राहून “ रहिवास विभागात ” समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित असून त्याअनुषंगाने उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक 
आहे ( यापुढे ज्यास “ उक्त फेरबदल ” असे संबोधले आहे ) असे उक्त शासन निर्णयान्वये गठित “ प्रस्ताव छाननी समितीचे” मत झाले आहे. 


.- 


( १ ) जिल्हाधिकारी, नाशिक यांचेकडील अहवाल प्राप्त करून घेणे आवश्यक राहील . त्यांचे अहवालातील अटी अर्जदारांना बंधनकारक 

राहतील 


( २ ) 


( ३ ) 


शासनाच्या दिनांक ४ जानेवारी २०१६ च्या निर्णयात नमूद तरतुदींनुसार अधिमूल्य रक्कम भरणे बंधनकारक राहील . 
उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार , सदर जमिनींचा विकास करणे बंधनकारक 
राहील. 


. 


( ४ ) विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना १५ टक्के क्षेत्र “ सार्वजनिक सुविधांसाठी ” प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे. 
( ५) विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा , सांडपाणी व्यवस्था, घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन 

याकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील . 
( ६ ) Rainwater Harvesting, Water Recycling ( पाण्याचा पुनर्वापर) व Solar Energy अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर 

जमिनींचे विकसन करताना अमलात आणण्यात याव्यात . 
( ७) विषयाधीन जमिनींवर अर्जदार / विकसनकर्ते यांनी विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. तसेच 

विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील . सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना 
पडताळणी करण्यात यावी. 


( ८ ) सदरची परवानगी म्हणजे मालकीहक्काबाबत प्रमाणिकरण नाही. फेरबदल प्रस्तावाखालील जमिनींच्या मालकीहक्काबाबत सर्वस्वी 

अर्जदार यांची जबाबदारी राहील . 


( ९) विषयांकित जमिनींमध्ये विकसन करण्यापूर्वी सदर जमिनी वनसंज्ञेमध्ये येत नाहीत , याबाबत वन विभागाकडून ना -हरकत दाखला 

घेणे आवश्यक राहील . 


( १०) जागेत बांधकाम करणेपूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची परवानगी घेणे तसेच त्यांच्या अटींचे पालन करणे बंधनकारक राहील . 
( ११) प्रस्तावात समाविष्ट नालापड खालील क्षेत्र तसेच १: ५ पेक्षा तीव्र उतार असलेल्या क्षेत्रात कोणत्याही स्वरूपाचे विकसन अनुज्ञेय 

होणार नाही . 


w 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १९ - २५, २०१९ / भाद्र २८ ते आश्विन ३, शके १ ९ ४१ 


( १२) प्रस्तावाखालील क्षेत्रापैकी गट नंबर १६५ चे लगत गट नंबर १६ ९ मुळे विभाजन होत असल्याने, सदर गट नंबर १६ ९ मधून 

१५ मीटर रुंद रस्त्याची आखणी प्रस्तावित करण्यासंदर्भात संबंधित जमीनधारकांनी दिलेल्या दिनांक १८ जुलै २०१७ रोजी 
संमतीपत्राबाबत सर्व प्रथम आवश्यक ती खातरजमा करून, अशी खातरजमा झाल्यावर प्रस्तावाखालील जागेतील अभिन्यासास 

शिफारस घेण्यापूर्वी याबाबतची नोंद संबंधित गटाच्या ७/१२ उताऱ्यावर होणे क्रमप्राप्त राहील. 
( १३) नालापड व तीव्र उताराखालील क्षेत्राचे दोन्ही बाजूंकडील क्षेत्रास जाण्या - येण्याकरिता आवश्यक रुंदीचा पोच रस्ता जमिनधारकांनी 

स्वखर्चाने विकसित करणे आवश्यक राहील. 


( १४ ) प्रस्तावाखालील क्षेत्राव्यतिरिक्त उर्वरित इतर जमीन मालकांच्या क्षेत्राकरिता पोच रस्ता उपलब्ध होईल , याची खात्री छाननी समितीने 

करणे आवश्यक राहील . 


( १५) सदर जमिनींवरील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची विक्री पुढील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील. 


तक्ता 


अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाची सांगड 
( अ ) अभिन्यास अंतिमत : मंजूर झाल्यावर 

एकूण २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील. 
( ब ) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील . 
( क ) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील. 
( ड सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ९ ० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील. 

( इ ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील . 
( १६) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल, तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय 

भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही. 
आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१, पोट -कलम ( १) अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -१८१५/ प्र. क्र . ४९/ १५/ 
नवि -१३, दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २० ( २) , २० ( ३) व २० (४) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक , नगररचना यांना प्रदान 
केलेले आहेत . 

आणि त्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारांनुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट-कलम (३) अन्वये सहसंचालक , 
नगररचना, नाशिक विभाग , नाशिक उक्त प्रादेशिक योजनेत उक्त फेरबदल करण्याचा हेतू या सूचनेद्वारे घोषित करीत आहे आणि त्याकरिता 
उक्त प्रस्तावित फेरबदलांच्या अनुषंगाने नागरिकांकडून हरकती व सूचना , ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून 
३० दिवसांच्या मुदतीत लेखी स्वरूपात मागविण्यात येत आहेत. 

हरकती / सूचना सहायक संचालक , नगररचना , नाशिक शाखा, दुसरा मजला, जिल्हा कृषी औद्योगिक सहकारी संघ लिमिटेड , नाशिक , 
एन . डी . सी . सी . बँकेच्याशेजारी , द्वारका चौक , नाशिक यांच्या कार्यालयाकडे पाठवाव्यात . उक्त प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा नकाशा 
नागरिकांच्या अवलोकनार्थ त्यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे. प्रस्तुत फेरबदलाबाबत विहित मुदतीत प्राप्त होणाऱ्या सूचना / 
हरकतींवर सुनावणी देण्यासाठी व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक , नगररचना, नाशिक शाखा, नाशिक यांना 
“ अधिकारी ” म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. “ अधिकारी ” यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल सदस्य - सचिव यांचेकडे 


. 


सादर करावा. 


प्रस्तुत सूचना www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे . 


प्रतिभा भदाणे, 

सदस्य - सचिव, 
प्रस्ताव छाननी समिती तथा 

सहसंचालक , नगररचना , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


. 


नाशिक , 


१७ 


सप्टेंबर २०१ ९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १९ - २५ , २०१ ९ / भाद्र २८ ते आश्विन ३, शके १ ९ ४१ 


0 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik 
The Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 


Notice 


No. NKDN /P.S.C./R.P . Nashik /Section 20 (3 )/Mouje Aawalkhed , taluka Igatpuri / Gat No. 165 and 167 / 
1309 /2019.- Whereas, the Government has sanctioned the Revised Regional Plan for Nashik district on 
21st June 2013 (hereinafter referred to as “ the said RegionalPlan ” ) under the provisions of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as “ the said Act ” ) and has came into force 
with effect from 16th September 2013 and whereas , in the said Regional Plan , the land admeasuring 
about 13.594 hectares bearing Gat Nos . 165 and 167 of Mouje Aawalkhed , taluka Igatpuri , district Nashik 
(hereinafter referred to as “ the said land" ) is included in " Agriculture Zone” ; 

and whereas, the Government vide Resolution No. TPS - 1815 /CR -49 / 15 /UD - 13 , dated 6th May 2015 
and 4th nuary 2016 (hereinafter referred to as " the said Government Resolution " ) has issued the 
directives under Section 154 of the said Act, regarding the procedure to be followed under Section 20 of 
the said Act, for making changes in the use of land in the areas of Sanctioned Regional Plans, and for that 
purpose constituted " Proposal Scrutiny Committee " ; 

and whereas , the “ Proposal Scrutiny Committee " constituted under the said GovernmentResolution , 
is of the opinion that the said land shall be deleted from " Agriculture Zone" and proposed to be included in 
" ResidentialZone" , and accordingly, it is necessary to modify the said Regional Plan (hereinafter referred 
to as “ the said modification ” ) in accordance with the provisions of sub -section ( 2 ) of Section 20 of the 
said Act, subject to the following conditions . 
( 1 ) After receipt of report of District Collector, Nashik regarding this proposal the conditionsmentioned 

in the said report will be binding to the applicant. 
( 2) It shall be binding to deposit the premium amount as mentioned in Government Resolution , 

dated 4th January 2016 . 
( 3) It shall be binding to develop the said land as per the guidelines mentioned in said Government 

Resolution and Annexure with it . 


( 4 ) While developing the said land it shall be binding to provide 15 per cent Amenity Space. 
( 5 ) Applicant / Developer shall make necessary self- contained arrangements to provide Water 

Supply , Waste Water Treatment, Solid Waste Disposal / Management while developing the 

said land and after development of the said land at his own cost. 
(6 ) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting , Water Recycling and 

Solar Energy while developing the said land . 
(7 ) It shall be binding to Applicant / Developer to plant 250 trees per hectare , while developing the 

land and plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per plot. This shall be verified at the 

time of final sanction to development. 
(8 ) This permission does not confirm ownership of the said land. The Applicant will be completely 

responsible regarding any issue about ownership of the said land . 
( 9) It shall be binding to get " No-Objection Certificate ” from the Forest Department prior to 

development of the said land . 
( 10 ) It shall be binding to obtain permission from the Public Works Departmentbefore construction 

in the said land and to follow their conditions. 
( 11) No- Development shall be permissible under the Nalapad and the land having steep slope more 

than 1 :5 . 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १९ - २५, २०१९ / भाद्र २८ ते आश्विन ३, शके १९ ४१ 


N 


( 12 ) Since the adjacent land of Gat No. 165 is getting sub divided due to Gat No. 169 the applicant 

has submitted the consent letter to develop 15.0 mtrs . wide road through Gat No. 169, it is 
compulsory to get mutation entry in 7/12 extract of the concerned Gat No. before taking 

recommendation for the layout of the land under said proposal. 
( 13) The land owner has to develop an approach road on the both sides of Nalapad and the area 

under steep slope at his own cost. 
( 14 ) While sanctioning the layout of the land under this proposal it is to be observed that, approach 

road should be made available to the other land adjacent to this proposal. 
( 15 ) It shall be binding to sale layout Plots / Flats of the said land as per table given below . 

Table 


Corelation of layout Plots / Flats with development of basic infrastructure 
( a ) After sanction of final layout 

Sale of 25 per cent of the total Plots / Flats 

shall be permissible . 
(b ) After approximate 40 per cent 

Sale of 50 per cent of the total Plots / Flats 
development of basic infrastructure . 

shall be permissible . 
( c ) After approximate 60 per cent 

Sale of 75 per cent of the total Plots / Flats 
development of basic infrastructure . 

shall be permissible . 
( d ) After approximate 80 per cent 

Sale of 90 per cent of the total Plots / Flats 
development of basic infrastructure . 

shall be permissible . 
( e ) After approximate 100 per cent 

Sale of 100 per cent of the total Plots / Flats 
development of basic infrastructure . 

shall be permissible . 
( 16 ) If the Group Housing Scheme is proposed in the layout then , Occupancy Certificate shall notbe 

issued unless all basic amenities are fully developed in the said land. 
and whereas, as per the provision of sub - section (1) of Section 151 of the said Act,Government vide 
Notification No.TPS - 1815 /CR -49 /15 /UD - 13 , dated 11th June 2015 has delegated the powers under Sections 
20 ( 2), 20 ( 3 ) and 20 (4 ) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning. 

Now , therefore, in exercise of the powers delegated by the Government in this regard , as per Section 
20 (3 ) of the said Act, the Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik by this Notice declares 
intention to make the said modification in the said Regional Plan and for the proposed said modification 
invites suggestions / objections from the public in writing within 30 days from the date of publication of this 
Notice in the Maharashtra GovernmentGazette . 

The suggestions / objections shall be addressed to the Assistant Director of Town Planning , Nashik 
Branch , 2nd Floor, Zilla Krushi Audyogik Sahakari Sangh Ltd., Nashik , near NDCC Bank , Dwarka Chowk , 
Nashik . The plan showing the proposed said modification is kept open for inspection to the public during 
office hours in their Office . Regarding the proposed said modification ,Assistant Director of Town Planning, 
Nashik Branch , Nashik is appointed as the “ Officer ” to hear the suggestions / objections received within 
the stipulated period and after following legal procedure, the “ Officer" shall submit the report thereon to 
the Member- Secretary . 

This Notice is also available on website www.dtp.maharashtra.gov.in 


PRATIBHA BHADANE , 

Member - Secretary, 
Proposal Scrutiny Committee and 
Joint Director of Town Planning , 

Nashik Division , Nashik . 


Nashik , 17th September 2019 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १ ९ - २५, २०१९ / भाद्र २८ ते आश्विन ३, शके १९ ४१ 


९ 


जिल्हाधिकारी तथा समुचित प्रशासन यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 


, 


कलम ११ नुसार. 


जिल्हा जळगाव 


क्रमांक भूसंपादन / मौजे कानळदा/ एसआर-४८/ २०१५. - ज्याअर्थी, 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय 
अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११ / २०१४/प्र . क्र . 
७७/ अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
“ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ए) मध्ये 
व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन 
करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात 


परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद 
करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता 
येईल 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५) अनुसार, 
जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) 
याच्या नियम १० च्या उप -नियम (३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि 
अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण 
करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 


, 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, जळगाव 
भाग , जळगाव यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


येईल ; 


अनुसूची - एक 


जमिनींचे वर्णन 


जिल्हा जळगाव, तालुका जळगाव , मौजे कानळदा 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबतच्या जोडलेल्या अनुसूची 
एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा 
निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते . 
ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबतच्या जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये 
दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट 
कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , 
उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबतच्या जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या 
जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे ; 


१ 


२ 


हे . आर 


६४३ पै . 


O 


०१ 


७८३ पै. 


० ४५ 


.- 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : वाघूर प्रकल्पाच्या आसोदा कालवा वितरिकेसाठी 
संपादन . 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबतच्या जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे ; 

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनीचा कोणताही भार निर्माण करणार नाही 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे कानळदा, तालुका-जिल्हा जळगाव 
येथील वाघूर प्रकल्पाच्या आसोदा कालवा वितरिकेसाठी संपादन. 


, 


समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन व पाणीपुरवठा 


अनुसूची - तीन 


" 


विस्थापन नाही . 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १९ - २५, २०१९ / भाद्र २८ ते आश्विन ३, शके १९ ४१ 


, 


अनुसूची - चार 


मौजे कानळदा, 


तालुका -जिल्हा जळगाव येथील 

वाघूर 

प्रकल्पाच्या 
आसोदा कालवा वितरिकेसाठी संपादन . 


आणि ज्याअर्थी, यासोबतच्या अनुसूचीत नमूद केलेल्या जमिनी , उक्त 
प्रकरण सहाचे उपबंध उपरोक्तप्रमाणे अमलात आले आहेत अशा क्षेत्रात 
आहेत 


अनुसूची - पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम : 
उपविभागीय अधिकारी, जळगाव भाग , जळगाव. 


आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ हे ज्या क्षेत्रात 
लागू करण्यात आले आहे अशा क्षेत्रात असणाऱ्या आणि महाराष्ट्र 
औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत (यात यानंतर ज्याचा “ उक्त महामंडळ " 
असा निर्देश करण्यात आला आहे) विकास करण्याच्या प्रयोजनार्थ किंवा 
उक्त अधिनियमाच्या उद्दिष्टांच्या पुष्ट्यर्थ असेल अशा इतर कोणत्याही 
प्रयोजनार्थ आवश्यक असणाऱ्या जमिनी संपादन करण्याची शक्ती उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३२ अन्वये राज्य शासनास प्रदान करण्यात आली 


-- 


( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : उपविभागीय अधिकारी, जळगाव 
भाग, जळगाव , जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार , आकाशवाणीजवळ , 
जळगाव , तालुका-जिल्हा जळगाव. 


आहे ; 


. 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्या अधिसूचनेचा तपशील : क्रमांक ई- टपाल/ २०१५/ ३२/ ४८/ २०१५, 
दिनांक १ ९ डिसेंबर २०१५. 


टीप .- 


प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त शेतजमिनींच्या आराखड्याचे 
कार्यकारी अभियंता , वाघूर धरण विभाग, जळगाव व उपविभागीय 
अधिकारी , जळगाव भाग, जळगाव यांचे कार्यालयांमध्ये निरीक्षण 
करता येईल . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २ , खंड ( क ) अन्वये 
काढण्यात आलेली दिनांक ३० जुलै २०१९ ची शासकीय अधिसूचना , 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक आयडीसी-२०१९ /( प्र.क्र . ४०३)/ 
उद्योग -१४ व उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग यांचेकडील पत्र क्रमांक 
आयडीसी-२०१९ / प्र.क्र . ४०३/ उद्योग -१४, दिनांक ८ ऑगस्ट २०१९ 
द्वारे राज्य शासनाने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , 

१ ९ ६२ 
याच्या नियम २८ अन्वये जी कामे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेली 
आहेत अशी उक्त अधिनियमाचे कलम ३२ व कलम ३३, पोट - कलम ( २) 
कलम ३६ व कलम ३८ खालील जिल्हाधिकाऱ्यांची कामे पार पाडण्यासाठी 
उपविभागीय अधिकारी, पाचोरा भाग, पाचोरा यांची विशेषरीत्या नेमणूक 
केली आहे ; 


डॉ . अविनाश ढाकणे, 

जिल्हाधिकारी तथा 
समुचित प्रशासन, जळगाव . 


जळगाव , 


७ सप्टेंबर २०१९ . 


आणि ज्याअर्थी, औद्योगिक क्षेत्र / औद्योगिक वसाहत म्हणून विकसित 
करण्यासाठी किंवा दोन्हींकरिता सोबतच्या अनुसूचीत वर्णन केलेल्या 
जमिनी महामंडळास आवश्यक आहेत असे उपविभागीय अधिकारी, 
पाचोरा भाग , पाचोरा यांचे मत झाले आहे 


भूसंपादन अधिकारी तथा 
उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 


महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १ ९ ६१, कलम ३२ (२) अन्वये 


जिल्हा जळगाव 


त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाचे कलम ३२ , पोट- कलम (२) अन्वये 
उपरोक्तप्रमाणे प्रदान करण्यात आलेल्या राज्य शासनाच्या शक्तींचा 
वापर करून याद्वारे उपविभागीय अधिकारी , पाचोरा भाग , पाचोरा 
यासोबतच्या अनुसूचीत उल्लेख केलेल्या जमिनींमध्ये हितसंबंध आणि 
अधिकार असणाऱ्या सर्व व्यक्तींना यासोबतच्या अनुसूचीत उल्लेख केलेल्या 
जमिनी उक्त प्रयोजनार्थ का संपादन करण्यात येऊ नयेत , यासंबंधी 
दिनांक १० ऑक्टोबर २०१९ पूर्वी खाली सही करणारास लेखी स्वरूपात 
कारण दाखविण्याबद्दल फर्माविणारी नोटिस देत आहे ; 


क्रमांक भूसंपादन/ एसआर-१/ २०१९. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक 
विकास अधिनियम , १९ ६१ ( सन १९ ६२ चा महाराष्ट्र तीन) च्या कलम १ , 
पोट - कलम ( ३) अन्वये काढण्यात आलेली व महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 
भाग चार - ब, दिनांक १ ते ७ ऑगस्ट २०१९ रोजी प्रसिद्ध करण्यात 
आलेली , दिनांक ३० जुलै २०१९ ची शासकीय अधिसूचना, उद्योग , 
ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक आयडीसी-२०१९/( प्र.क्र . ४०३)/ उद्योग 
१४ या अन्वये उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण सहाचे उपबंध हे त्या 
अधिसूचनेच्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या क्षेत्रात ३१ 
जुलै २०१९ पासून अमलात येतील , असा महाराष्ट्र शासनाने निर्देश 
दिला आहे ; 


या नोटिशींच्या तारखेनंतर , जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीशिवाय विक्री 
करून, पट्ट्याने देऊन , गहाण ठेवून , अभिहस्तांकन करून, अदलाबदल 
करून किंवा अन्य रितीने करावयाच्या उक्त जमिनींच्या विल्हेवाटीसंबंधी 
केलेला कोणताही करार किंवा तीवर कोणताही खर्चकिंवा तीमध्ये / 
त्यामध्ये केलेल्या सुधारणा या उक्त जमिनींच्या अंतिमत : संपादन करण्यात 
येतील अशा भागासंबंधी भरपाई निर्धारित करणाऱ्या अधिकाऱ्याकडून 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १९ - २५ , २०१९ / भाद्र २८ ते आश्विन ३ , शके १९ ४१ ११ 


उक्त अधिनियमाचेकलम ३३, पोट - कलम (५) व भूमि संपादन अधिनियम , 
१८ ९ ४ ( १८ ९ ४ चा १ ) याच्या कलम २४ ( सातव्यांदा) अन्वये विचारात 
घेतल्या जाणार नाहीत . 


भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 


जिल्हा जळगाव 


ज्याची व्यक्तिगत सुनावणी करण्याची इच्छा असेल अशा कोणत्याही 
व्यक्तीस या नोटिशीच्या तारखेपासून एक महिन्याचे आत भेटीची वेळ 
ठरवून कोणत्याही कामाच्या दिवशी सकाळी ११ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत 
खाली सही करणाऱ्याच्या समक्ष , जातीने किंवा आपल्या कायदेशीर 
मुखत्यारामार्फत हजर राहता येईल . 


" 


अनुसूची 


क्रमांक भूसंपादन/ एसआर -३८ / ३२/ ९ ५/ २०१५. - ज्याअर्थी, समुचित 
शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी भूमि संपादन, 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) याच्या कलम ११ 
च्या पोट - कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन / एसआर-७ / २०१५ , दिनांक १९ सप्टेंबर 
२०१८ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे 
अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची " एक " मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची “ दोन ” मध्ये 
अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


जिल्हा जळगाव, तालुका भडगाव, गाव निंभोरा 


हिस्सा 


क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


क्रमांक 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


१७५ 


-- 


.. 


१ ०६ 


१७६ 


२ २८ 


आणि ज्याअर्थी, जळगाव जिल्ह्याचेजिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ 
च्या पोट - कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल ( कोणताही असल्यास), 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट - कलम ( १) च्या 
तरतुदीअन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


२५४ 


१ 


२ ०० 


२५४ 


२ 


२ ८२ 


२५५ 


-- 


१ ० ९ 


२५६ 


१ - अ / १ 


० ६६ 


२५६ 


१ - अ / २ 


.. 


० ६६ 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची “ तीन ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची “ चार 
मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे 


११ 


२५६ 


१ - ब 


१ २६ 


२५६ 


२ 


१ २७ 


२८० 


५ ६६ 


२८१ 


१ - अ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी भूसंपादन अधिकारी तथा 
उपविभागीय अधिकारी, एरंडोल भाग, एरंडोल , जिल्हा जळगाव यांना 
पदनिर्देशित करीत आहे . 


१ २० 


२८१ 


१ - ब 


१ २० 


२८१ 


२ 


१ २० 


अनुसूची - एक 


एकूण 


२२ ३६ 


संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


जिल्हा जळगाव , तालुका एरंडोल , मौजे नागदुली 


क्षेत्र 


राजेंद्र कचरे , 
भूसंपादन अधिकारी तथा 
उपविभागीय अधिकारी, पाचोरा भाग, 

पाचोरा, जिल्हा जळगाव . 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


१ 


२ 


. 


हे . आर 


पाचोरा , 


९ 


सप्टेंबर 


२०१९ . 


२ ९ २ 


.. 


३ ९ १ 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १९ - २५, २०१९ / भाद्र २८ ते आश्विन ३, शके १९ ४१ 


अनुसूची - दोन 


अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : साठवण तलाव पद्मालय-२, मौजे नागदुली, 
तालुका एरंडोल , जिल्हा जळगाव येथील संपादित क्षेत्रासाठी. 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : साठवण तलाव पद्मालय-२, मौजे 
नागदुली , तालुका एरंडोल , जिल्हा जळगाव येथील संपादित क्षेत्रासाठी. 


समाजाला मिळणारे लाभ : सार्वजनिक हितार्थ साठवण तलाव 
जमीन येणार असल्याने विकासाला चालना मिळेल . 


आणि ज्याअर्थी, जळगाव जिल्ह्याचेजिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ 
च्या पोट - कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल ( कोणताही असल्यास), 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम (१) च्या 
तरतुदीअन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची “ तीन ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 

पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची “ चार 
मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 


-- 


अनुसूची - तीन 


“ 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


जिल्हा जळगाव , तालुका एरंडोल , मौजे नागदुली 


निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी भूसंपादन अधिकारी तथा 
उपविभागीय अधिकारी, एरंडोल भाग , एरंडोल , जिल्हा जळगाव यांना 
पदनिर्देशित करीत आहे. 


निरंक 


अनुसूची - एक 


टीप .-- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे भूसंपादन अधिकारी तथा 

उपविभागीय अधिकारी , एरंडोल भाग , एरंडोल, जिल्हा जळगाव 
यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


जिल्हा जळगाव , तालुका एरंडोल , मौजे एरंडोल 


क्षेत्र 


विनय गोसावी, 

भूसंपादन अधिकारी तथा 
उपविभागीय अधिकारी, एरंडोल भाग , 

एरंडोल , जिल्हा जळगाव . 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


१ 


२ 


हे . आर 


एरंडोल , २६ ऑगस्ट २०१९ . 


२३२/ २ - अ / १ 


० ३५ 


अनुसूची - दोन 


भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


जिल्हा जळगाव 


प्रकल्पाचे नाव : अंजनी प्रकल्प, उजवा मुख्य कालवा , तालुका 
एरंडोल , जिल्हा जळगाव. 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : अंजनी प्रकल्प, उजवा मुख्य कालवा, 
तालुका एरंडोल , जिल्हा जळगाव. 


समाजाला मिळणारे लाभ : सार्वजनिक हितार्थ कालवा कामी 
जमीन येणार असल्याने विकासाला चालना मिळेल. 


क्रमांक भूसंपादन/ एसआर-३२/ ९ ५/ २०१६. - ज्याअर्थी, समुचित शासन 
असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी भूमि संपादन, पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
“ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोट 
कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन / एसआर- ९ ५/ २०१६, दिनांक १ ९ सप्टेंबर 
२०१८ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे 
अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ एक ” मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची “ दोन ” मध्ये 


अनुसूची - तीन 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


जिल्हा जळगाव, तालुका एरंडोल, मौजे एरंडोल 


निरंक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १ ९ - २५ , २०१९ / भाद्र २८ ते आश्विन ३, शके १ ९ ४१ १३ 


अनुसूची - चार 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी भूसंपादन अधिकारी तथा 
उपविभागीय अधिकारी, एरंडोल भाग , एरंडोल , जिल्हा जळगाव यांना 
पदनिर्देशित करीत आहे . 


निरंक 


टीप .-- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे भूसंपादन अधिकारी तथा 

उपविभागीय अधिकारी , एरंडोल भाग , एरंडोल, जिल्हा जळगाव 
यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


अनुसूची - एक 


संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 


जिल्हा जळगाव, तालुका एरंडोल , मौजे गालापूर 


विनय गोसावी, 

भूसंपादन अधिकारी तथा 
उपविभागीय अधिकारी, एरंडोल भाग , 

एरंडोल, जिल्हा जळगाव. 


क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


. 


१ 


२ 


एरंडोल , २६ ऑगस्ट २०१९. 


हे . आर 


१४८/२ 


.. 


० १५ 


१४८/१/१ 


० 


०७ 


भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


१४८/१/२ 


० ०६ 


जिल्हा जळगाव 


१४७/२ 


० ०३ 


१४७/१ 


० 


१२ 


१६७/ २ - अ 


० 


०४ 


१६७/१ 


० ११ 


१६६/ २ - अ 


० ०८ 


१६६/१ 


० ०३ 


क्रमांक भूसंपादन/ एसआर -५५/ २०१६. - ज्याअर्थी, समुचित शासन 
असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी भूमि संपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
“ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोट 
कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन/ एसआर -५५/ २०१६, दिनांक ३ सप्टेंबर 
२०१८ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे 
अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची “ दोन " मध्ये 
अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


१६६/ २ - ब 


० ०६ 


१६२ 


० २१ 


, 


१८७/१ 


० ३७ 


१६ ९ / ६ 


० १७ 


१८३ 


. 


१७ 


- 


१५८ 


० १५ 


१६६/ २ - ब 


० ०८ 


१८४ 


० ३३ 


आणि ज्याअर्थी, जळगाव जिल्ह्याचेजिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ 
च्या पोट - कलम ( २) अन्वयेदिलेला अहवाल ( कोणताही असल्यास), 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम (१ ) च्या 
तरतुदीअन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता 
आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


१५० 


० १३ 


१५१ 


० 


१० 


१८२ 


० १२ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


“ 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची “ तीन ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 

पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची “ चार 
मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे 


" 


प्रकल्पाचे नाव : भातखेडा मायनर ते खडकेसिम 

लघू 

पाटबंधारे 
तलाव, तालुका एरंडोल, जिल्हा जळगाव पोहोच कालव्यासाठी , मौजे 
गालापूर , तालुका एरंडोल , जिल्हा जळगाव. 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १९ - २५ , २०१९ / भाद्र २८ ते आश्विन ३, शके १ ९ ४१ 


-- 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : भातखेडा मायनर ते खडकेसिम लघू 
पाटबंधारे तलाव, तालुका एरंडोल, जिल्हा जळगाव पोहोच कालव्यासाठी , 
मौजे गालापूर, तालुका एरंडोल , जिल्हा जळगाव. 

समाजाला मिळणारे लाभ : सार्वजनिक हितार्थ सदर कालव्यामुळे 
जमीन सिंचनाखाली येणार असल्याने विकासाला चालना मिळेल. 


अनुसूची - तीन 


“ 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे; 
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम (१) च्या 
तरतुदीअन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता 
आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची “ तीन ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 

पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची “ चार " 
मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी भूसंपादन अधिकारी तथा 
उपविभागीय अधिकारी , एरंडोल भाग , एरंडोल , जिल्हा जळगाव यांना 
पदनिर्देशित करीत आहे. 


जिल्हा जळगाव , तालुका एरंडोल , मौजे गालापूर 


निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


. 


निरंक 


अनुसूची - एक 


संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 


टीप .-- उक्त जमिनींच्या नकाशाचे भूसंपादन अधिकारी तथा 

उपविभागीय अधिकारी , एरंडोल भाग, एरंडोल, जिल्हा जळगाव 
यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

विनय गोसावी, 

भूसंपादन अधिकारी तथा 
उपविभागीय अधिकारी, एरंडोल भाग , 

एरंडोल , जिल्हा जळगाव . 
एरंडोल , २६ ऑगस्ट २०१९ . 


जिल्हा जळगाव , तालुका पारोळा, मौजे सावरखेडा 
भूमापन क्रमांक / 

क्षेत्र 
गट क्रमांक 


१ 


२ 


हे . 


आर 


८५/ १ - ब 


० ०६ 


८५/२ 


० ०१ 


भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


८५/ १ - अ 


० ११ 


अनुसूची - दोन 


जिल्हा जळगाव 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : मौजे सावरखेडा, तालुका पारोळा येथील कालवा 
कामाकरिता नवीन पुरवणी क्षेत्राचा भूसंपादन प्रस्ताव. 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : कालवा कामाकरिता . 


: 


समाजाला मिळणारे लाभ : सार्वजनिक हितार्थ कालवा कामाकरिता 
जमीन येणार असल्याने विकासाला चालना मिळेल. 


क्रमांक भूसंपादन/ एसआर-२६८ / २०१८. - ज्याअर्थी, समुचित शासन 
असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी भूमि संपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
“ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोट 
कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
अधिसूचना क्रमांक २६८/२०१८, दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले 
आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ एक ” मध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची “ दोन ” मध्ये अधिक तपशीलवार 
विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा 
त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


अनुसूची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
जिल्हा जळगाव , तालुका पारोळा, मौजे सावरखेडा 

निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


आणि ज्याअर्थी, जळगाव जिल्ह्याचेजिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ 
च्या पोट -कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल ( कोणताही असल्यास) , 
विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी 


निरंक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १ ९ - २५ , २०१९ / भाद्र २८ ते आश्विन ३, शके १ ९ ४१ १५ 


टीप.-- उक्त जमिनींच्या नकाशाचे भूसंपादन अधिकारी तथा 

उपविभागीय अधिकारी , एरंडोल भाग , एरंडोल , जिल्हा जळगाव 
यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. 


विनय गोसावी, 

भूसंपादन अधिकारी तथा 
उपविभागीय अधिकारी, एरंडोल भाग , 

एरंडोल, जिल्हा जळगाव . 


एरंडोल , २६ जुलै २०१९ . 


वेठीस धरतात . प्रसंगी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ 
शकतो. जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी व सार्वजनिक 
शांततेचा भंग होऊ नये यासाठी यापूर्वी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी 
करण्यात आले होते . त्यामुळेच समाजविघातक कृत्य करणारे जातीयवादी 
गुंड इत्यादींवर कायद्याचा वचक राहिला होता, हीच परिस्थिती 
आगामी येणाऱ्या राजकीय विरोधी पक्षाचे आंदोलन तसेच इतर 
सामाजिक , सांस्कृतिक कार्यक्रम राबविणारे संघटना यांच्यावतीने तसेच 
पारंपरिक पद्धतीने आयोजित होणारे जयंती, पुण्यतिथी असे अनेक 
कार्यक्रम घेण्यात येणार आहेत . याचा फायदा जातीयवादी गुंड घेण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही. क्षुल्लक कारणावरून देश विघातक कृत्य 
करणारे समाजकंटक , जातीय गुंड हे याचा फायदा घेऊन किंबहुना 
समाजात तेढ निर्माण होईल , अशांतता निर्माण होईल अशा प्रकारचे 
कृत्य करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ही बाब लक्षात घेता 
कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी प्रतिबंधात्मक आदेश लागू 
होणे जरुरीचे आहे. 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


वाचले.- १. पोलीस अधीक्षक , जळगाव यांचेकडील पत्र जावक 

क्रमांक ३५३६/ जिविशा/ प्र. का./ २०१९, दिनांक २ सप्टेंबर 

२०१९ . 
२. मा . जिल्हादंडाधिकारी यांचेकडील आदेश क्रमांक दंडप्र -१ / 

कावि -२८८/ २००५ , दिनांक २२ जून २००५. 
३. मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ चे पोट 

कलम ( १ ) व ( ३ ). 


आदेश 


२ 


, 


- 


क्रमांक दंडप्र -१/ कावि-४९ ६/ २०१ ९. ज्याअर्थी, 

दिनांक 

सप्टेंबर 
२०१९ रोजी सर्वत्र गणेशोत्सव सुरू झालेला असून दिनांक १२ 
सप्टेंबर २०१९ रोजी पावेतो सदरचा उत्सव साजरा होणार आहे. 
सदर काळात जागोजागी गणेश मंडळांनी मूर्तीची स्थापना केलेली 
असून भव्य आरास केलेली आहे. सदरची आरास व दर्शनासाठी 
हजारोंच्या संख्येने भाविकांची शहरामध्ये गर्दी एकवटलेली असते . 
सदरच्या गणेशोत्सवात काही ठिकाणी एक दिवसाचा, तिसऱ्या दिवसाचा, 
पाचव्या दिवसाचा, सातव्या दिवसाचा व नवव्या दिवसाचा गणपती 
विसर्जनाचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. याकाळात देखील गणेश 
मंडळातील होतकरू कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने विसर्जन मिरवणुका 
काढत असतात . या काळात देखील बऱ्याच प्रमाणात भाविकांची गर्दी 
एकवटलेली असते . दिनांक १० सप्टेंबर २०१ ९ रोजी मुस्लीम 
बांधवांचा मोहरम हा सण मोठ्या संख्येने उत्साहाने साजरा होणार 
आहे. या दिवशी मुस्लीम बांधवात मातंम आयोजित केला जातो. 
त्याअनुषंगाने मुख्य रस्त्यावर मातंमची मिरवणूक काढण्यात येते . यामध्ये 
लहान - थोर मुस्लीम बांधव बऱ्याच संख्येने एकत्र आलेले असतात व 
याच दिवशी काही गणेश मंडळ नऊ दिवसांच्या गणपती विसर्जन 
मिरवणूक देखील काढणार आहेत. एकंदरीत परिस्थिती लक्षात घेता 
जळगाव जिल्हा अतिशय संवेदनशील आहे. वरील काळात कोणताही 
अनुचित प्रकार घडू नये, याकरिता प्रतिबंधक आदेश राबविणे जरुरीचे 
आहे. 


तरी किरकोळ कारणांवरून कोणताही अनुचित प्रकार घडण्याची 
शक्यता नाकारता येत नसल्याचे पोलीस अधीक्षक , जळगाव यांनी 
त्यांच्या दिनांक २ सप्टेंबर २०१ ९ ( प्राप्त दिनांक ३ सप्टेंबर २०१ ९ ) 
च्या पत्रान्वये माझ्या निदर्शनास आणून दिल्याने सार्वजनिक शांतता व 
सुव्यवस्थेचे परिरक्षण करण्याकरिता संपूर्ण जळगाव जिल्हा हद्दीत 
काही कृत्यांवर बंदी घालणे आवश्यक झाल्यामुळे मी , वामन कदम , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, जळगाव उपोद्घातातील नमूद अनुक्रमांक 
२ च्या आदेशान्वये मा . जिल्हादंडाधिकारी, जळगाव यांनी मला प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ 
चे कलम ३७ चे पोट - कलम ( १) व ( ३) मधील अधिकारांचा वापर 
करून या आदेशान्वये खालील कृत्यांना बंदी घालीत आहे. 

( अ) शस्त्रे , सोटे , भाले, तलवारी , बंदुका , सुरे, लाठ्या व काठ्या 
किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही 
हत्यारे अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे ; 

( ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक 
पदार्थ किंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे ; 


( क ) दगड अगर इतर अस्त्रे किंवा शस्त्रे सोडावयाची अगर 
फेकावयाची हत्यारे, साधने इत्यादी तयार करणे , जमा करणे किंवा 
बरोबर नेणे 


-- 


( ड ) कोणत्याही इसमाचे चित्रांचे प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढाऱ्यांचे 
चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे ; 


( इ) सार्वजनिकरीत्या ओरडणे किंवा विक्षिप्तपणे हावभाव करणे ; 


आगामी पंधरवड्यात विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने केव्हाही 
आदर्श आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. सदर काळात विविध 
पक्षांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते हे मतदार यांचेशी सलगी ठेवून 
राहतात व लोकहिताच्या कामाची दखल घेणेबाबत सत्ताधारी यांना 


( ई) सभ्यता अगर नीतिमत्तेविरुद्ध असतील अशी किंवा शांतता 
धोक्यात आणतील अशी भाषणे करणे, हावभाव करणे, सोंग आणणे 
आणि तशी चिन्हे , चित्रे, फलक इत्यादी लावणे किंवा इतर कोणतेही 
जिन्नस अगर वस्तू तयार करणे अगर त्यांचा प्रसार करणे, या 
कृत्यांना बंदी घालीत आहे. 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १९ - २५, २०१९ / भाद्र २८ ते आश्विन ३, शके १९ ४१ 


३ 


वरील कलम ३७ (१) अंतर्गतचा हा आदेश ज्यांना हातात लाठी 
किंवा तत्सम वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत नाही, अशा वृद्ध अथवा 
अपंग इसमांना लागू असणार नाही. 

त्याचप्रमाणे मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ चे 
पोट - कलम ( ३) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव 
करण्यास पोलीस अधीक्षक , जळगाव यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा 
घेण्यास किंवा मिरवणुका काढण्यास या आदेशान्वये बंदी घालीत आहे. 
हा आदेश लग्न मिरवणुका, धार्मिक मिरवणुका , प्रेतयात्रा यांना लागू 
असणार नाही. 


. 


गणपती विसर्जन मिरवणूक रेंगाळत ठेवल्याप्रकरणी ३ गुन्हे (नवापूर 
पोलीस स्टेशन २ व शहादा पोलीस स्टेशन १ ) व सन २०१६ मध्ये 
स्थापना मिरवणुकीचे वेळी दोन मंडळांच्या मिरवणुका एकाच वेळी 
एके ठिकाणी आल्याने त्यातील युवकांनी आरडा- ओरड केली असता 
त्यांना हटकल्याचे कारणावरून १ गुन्हा तसेच स्थापना मिरवणुकीत 
नाचताना धक्का लागल्याचे कारणावरून १ गुन्हा व १ प. नॉ. कॉ . 
असे एकूण २ गुन्हे व १ प . नॉ . कॉ . (नंदुरबार शहर पोलीस 
स्टेशनला) दाखल झाले होते. तसेच सन २०१८ मध्ये विसर्जन 
मिरवणुकीदरम्यान लाईनीत लागण्याचे कारणावरून १ गुन्हा ( शहादा 
पोलीस स्टेशनला ) दाखल झाला होता . एखादे वेळेस आगामी 
गणेशोत्सवाचे वेळी अंगावर गुलाल पडल्यावरून , घोषणाबाजी, 
नाचण्यावरून समाजकंटकांकडून किरकोळ कारणावरून मागील भांडणाचा 
मुद्दा उपस्थित करून दोन्ही धर्मीयांमध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही 


वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना 
आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे 
आवश्यक आहे, त्यांना लागू होणार नाही . 

हा आदेश दिनांक ४ सप्टेंबर २०१९ चे सकाळी ६.०० वाजेपासून 
ते दिनांक १८ सप्टेंबर २०१९ चे २४.०० वाजेपावेतो अंमलात राहील. 


-- 


हा आदेश आज दिनांक ४ सप्टेंबर २०१९ रोजी माझ्या सही व 
शिक्क्यानिशी पारित केला असे . 


वामन कदम , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 

जळगाव . 


त्याअर्थी, नंदुरबार जिल्ह्यातील कार्यक्षेत्रात सार्वजनिक शांतता , 
सुव्यवस्था व सुरक्षितता राखण्याकरिता मी, महेंद्र पंडित , पोलीस 
अधीक्षक , नंदुरबार मला महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम क्रमांक २४ 
२०१२ (मुंबई पोलीस अधिनियम १९ ५१ ) ( सन १९ ५१ चा मुंबईचा 
अधिनियम कलम २२ वा ) अन्वये व इतर प्राप्त अधिकारांचा वापर 
करून खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहे . 


जळगाव , ४ सप्टेंबर २०१९ . 


पोलीस अधीक्षक यांजकडून 


१ 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम क्रमांक २४ - २०१२ (मुंबई पोलीस 

अधिनियम , १९ ५१) चे कलम ३६ अन्वये. 


मनाई आदेश 


- 


दिनांक १ सप्टेंबर २०१९ चे ००.०१ वाजेपासून ते दिनांक १३ 
सप्टेंबर २०१९ चे २४.०० वाजेपावेतो नंदुरबार जिल्ह्यातील सर्व 
पोलीस स्टेशन प्रभारी अधिकारी किंवा त्यांच्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम क्रमांक २४ 

२०१२ (मुंबई पोलीस 
अधिनियम १९ ५१ ( सन १९ ५१ चा मुंबईचा अधिनियम कलम २२ वा)) 

कलम ३६ मधील पोट - कलम अ ते फ प्रमाणे पुढील बाबतीत 
लेखी किंवा तोंडी आदेश आपआपल्या हद्दीत देण्यास अधिकार 
राहतील 


( अ) रस्त्यावरील किंवा रस्त्याने जाणाऱ्या मिरवणुकीतील किंवा 

जमावातील लोकांनी कशा रीतीने चालावे, त्यांची वर्तणूक किंवा 
वागणूक कशी ठेवावी याविषयी निर्देश देणे 


-- 


क्रमांक जिविशा/गणेशोत्सव व मोहरम / मनाई आदेश -३०६५ / 
२०१ ९.- ज्याअर्थी, नंदुरबार जिल्ह्यात सर्वत्र दिनांक २ सप्टेंबर 
२०१ ९ ते दिनांक १२ सप्टेंबर २०१९ रोजीपावेतो सार्वजनिक गणेशोत्सव 
साजरा करण्यात येणार आहे . तसेच दिनांक १ सप्टेंबर २०१ ९ ते 
१० सप्टेंबर २०१९ या कालावधीत मोहरम हा सण साजरा करण्यात 
येणार आहे. या सण व उत्सवाचे काळात समाजकंटक व गुंड 
प्रवृत्तीच्या लोकांकडून गणेश मूर्तीची स्थापना / विसर्जन मिरवणुकीचे 
वेळी किंवा मोहरमनिमित्त निघणाऱ्या ताबूत व सवाऱ्या यांच्या मिरवणुकीचे 
वेळी किरकोळ कारणावरून कायदा व सुव्यवस्था बिघडण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही. या काळात किरकोळ कारणावरून वाद 
विवाद , भांडण - तंटे होऊन अशा घटनांमुळे प्रसंगी तणाव निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सन २०११ मध्ये नंदुरबार 
शहरात लहान मुलांच्या खाजगी गणेश मंडळाची मिरवणूक मशिदीजवळून 
जात असताना मिरवणुकीतील काही मुलांनी उधळलेला गुलाल मुस्लीम 
युवकांवर पडल्याने, मुस्लीम युवकांनी विसर्जन मिरवणुकीवर दगडफेक 
केली. त्यामुळे हिंदू- मुस्लीम दंगल घडून तणाव निर्माण झाला होता. 
त्या दंगलीमध्ये दोन नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. सन २०१५ मध्ये 


( ब) अशा कोणत्याही मिरवणुका कोणत्या मार्गाने व कोणत्या वेळी 

काढाव्यात किंवा काढू नये, असे मार्ग व अशा वेळा विहित 


करणे ; 


- 


( क ) सर्व मिरवणुकींच्या, जमावाच्या प्रसंगी व पूजा- अर्चेच्या सर्व 

जागेच्या आसपास पूजा-अर्चेच्या वेळी कोणताही रस्ता किंवा 
सार्वजनिक जागा, जेथे गर्दी होणार असेल किंवा अडथळा 
होण्याचा संभव असेल अशा सर्व बाबतीत अडथळा होऊ न 
देण्यासाठी निर्देश देणे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १९ - २५, २०१ ९ / भाद्र २८ ते आश्विन ३, शके १ ९ ४१ १७ 


( ड ) सर्व रस्त्यांवर किंवा रस्त्यांमध्ये , घाटांत किंवा घाटांवर , सर्व 

धक्क्यांवर किंवा धक्क्यांमध्ये आणि सार्वजनिक स्नानाच्या , 
कपडे धुण्याच्या व उतरण्याच्या जागेच्या ठिकाणी व जागेमध्ये, 
जत्रा, देवळे आणि इतर सर्व सार्वजनिक स्थळी सुव्यवस्था 
राखणेकामी निर्देश देणे ; 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये 


आदेश 


( इ ) कोणत्याही रस्त्यात किंवा रस्त्याजवळ किंवा सार्वजनिक 

जागेत किंवा जागेजवळ वाद्य वाजविण्याचे किंवा गाणी 
गाण्याचेकिंवा ढोल , ताशे व इतर वाद्य वाजविण्याचे आणि 
शिंगे व इतर कर्कश वाद्ये वाजविण्याचे विनियमन करणे व 
त्यावर नियंत्रण ठेवणेबाबत निर्देश देणे 


, 


. 


( ई) कोणत्याही सार्वजनिक जागेत किंवा जागेजवळ किंवा कोणत्याही 

सार्वजनिक करमणुकीचे ठिकाणी ध्वनिक्षेपकाचा उपयोग करण्याचे 
विनियमन करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणेकामी निर्देश देणे 


. 


( फ ) सक्षम प्राधिकाऱ्याने महाराष्ट्र पोलीस कायद्याचे कलम ३३, 

३५ , ३७ ते ४० , ४२, ४३ आणि ४५ या अन्वये दिलेल्या 
कोणत्याही आदेशास अधीन असलेले व त्यास पुष्टी देणारे 
योग्य आदेश देणे. 


यापुढे मी , असाही आदेश देतो की , कोणीही व्यक्तीने सदरचा 
आदेश लागू असेपर्यंत नंदुरबार जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत्रात मिरवणुका , 
जाहीर सभा , मोर्चे, निदर्शने , पदयात्रा इत्यादी कार्यक्रम पोलीस 
स्टेशन प्रभारी अधिकारी किंवा पोलीस स्टेशन येथे नेमणुकीस असलेले 
पोलीस निरीक्षक , सहायक पोलीस निरीक्षक , पोलीस उपनिरीक्षक 
किंवा त्यांचे वरिष्ठ यांचेकडून तारीख , वेळ, जागा , आरास , मिरवणुकीचा 
मार्ग, त्यात दिल्या जाणाऱ्या घोषणा, आगाऊ निश्चित केल्याशिवाय 
आयोजित करू नये. तसेच संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या 
आदेशाचे पालन करावे. 


क्रमांक डीसी/ कार्या ९ -ब -१/ २००१/ २०१९.- ज्याअर्थी, हिंदू धर्मीयांचे 
दिनांक २३ ऑगस्ट २०१ ९ रोजी श्रीकृष्ण जयंती व दिनांक 
२४ ऑगस्ट २०१ ९ रोजी गोपाळकाला ( दहिहंडी) हे सण साजरे 

दिनांक २४ ऑगस्ट २०१ ९ व दिनांक २५ ऑगस्ट २०१ ९ 
रोजीपासून भारतीय जनता पक्ष यांचेवतीने सुरू असलेली “ महाजनादेश 
यात्रा ” अहमदनगर जिल्ह्यात प्रवेश करणार आहे. महाजनादेश यात्रेत 
मा . मुख्यमंत्री साहेब, महाराष्ट्र राज्य , मुंबई हे सामील होणार असून 
सदर यात्रेदरम्यान विविध ठिकाणी स्वागत सभा , जाहीर सभेचे 
आयोजन केले जाणार आहे. त्यादरम्यान अहमदनगर जिल्ह्यात पुरेसा 
पाऊस झालेला नसल्याने शेतकरी व इतर संघटना हे चारा छावणी , 
पाणी व इतर मागण्यांसाठी विविध प्रकारचे आंदोलने होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही. दिनांक ३० ऑगस्ट २०१ ९ रोजी पोळा सण 
साजरा होणार आहे , याबाबत अपर पोलीस अधीक्षक, अहमदनगर 
यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ प्रतिबंधात्मक आदेश/ ६८७२/ 
२०१ ९, दिनांक १७ ऑगस्ट २०१९ चे पत्रानुसार कळविले आहे. 

त्याअर्थी, वरील पार्श्वभूमीवर काही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणून पोलिसांना कर्तव्य 
बजावताना अडचण निर्माण होऊ नये, यासाठी अहमदनगर जिल्हा 
महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ 

चे कलम 
३७ (१) ( ३ ) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेबाबत अपर पोलीस 
अधीक्षक , अहमदनगर यांनी त्यांचेकडील पत्र, दिनांक १७ ऑगस्ट 
२०१ ९ अन्वये विनंती केली आहे व तशी माझी खात्री झालेवरून मी , 
राहुल द्विवेदी , जिल्हादंडाधिकारी, अहमदनगर , मला मुंबई पोलीस 
अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) (३ ) नुसार प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांचा वापर करून आदेशात नमूद केलेल्या कालावधीत व 
ठिकाणी कोणाही इसमास खालील कृत्ये सक्षम अधिकाऱ्यांच्या 
पूर्वपरवानगीशिवाय करण्यास मनाई करीत आहे. 

( अ) शस्त्रे, काठ्या, सोटे, तलवारी , भाले , सुरे , बंदुका, दंडे 
अगर लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल , अशी 
कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे 

( ब ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची 
किंवा फेकावयाची उपकरणे व साधने जवळ बाळगणे किंवा तयार 
करणे किंवा जमा करणे 


. 


१ 


सदरचा आदेश संपूर्ण नंदुरबार जिल्ह्याच्या कार्यक्षेत्रात दिनांक 
सप्टेंबर २०१ ९ 

चे 00.०१ वाजेपासून ते दिनांक १३ सप्टेंबर २०१९ 
२४.०० वाजेपावेतो 

लागू 

राहील. 
सदरहू आदेश आठवडे बाजार अगर प्रेतयात्रेच्या जमावास लागू 
राहणार नाही. 


चे 


. 


सदरच्या आदेशाचा भंग केल्यास महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 
क्रमांक २४ - २०१२ [ मुंबई पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ ( सन १९ ५१ 
चा मुंबई अधिनियम कलम २२ वा ) ] चे कलम १३४ प्रमाणे अपराध 
होईल . 


हा आदेश माझे सही, शिक्क्यानिशी आज दिनांक ३१ ऑगस्ट 
२०१९ रोजी दिला आहे . 


( क) कोणत्याही व्यक्तींच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन 


करणे ; 


महेंद्र क . पंडित , 

भा . पो . से ., 
पोलीस अधीक्षक , 

नंदुरबार . 


( ड ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक जवळ बाळगणे 
किंवा तयार करणे ; 


, 


नंदुरबार , ३१ ऑगस्ट २०१९ . 


( इ) जाहीरपणे घोषणा देणे, गाणे म्हणणे , वाद्य वाजविणे, 
ध्वनिवर्धक किंवा ध्वनिक्षेपक यांसारखे मानवी आवाजाचे वर्धन करणारा 


१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १ ९ - २५ , २०१९ / भाद्र २८ ते आश्विन ३, शके १९ ४१ 


किंवा तो जसाच्या तसा ऐकवणारा उपकरणसंच वापरणे किंवा 
वाजवणे 


( ई) सभ्यता अगर नीतिमत्ता यांस धक्का पोहोचेल किंवा शांतता 
धोक्यात येईल असे कोणतेही कृत्य करणे, आवेशपूर्ण भाषणे करणे , 
हावभाव करणे किंवा सोंग आणणे अगर तशी चित्रे, चिन्हे किंवा इतर 
वस्तू तयार करणे किंवा त्यांचा प्रचार करणे ; 

( फ ) सार्वजनिक तसेच खाजगी ठिकाणी निवडणूक प्रचारार्थ, 
तसेच अन्य कारणास्तव सभा घेणेस , मिरवणुका काढणेस , पाचपेक्षा 
जास्त व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एन. के . नागरगोजे यांना 
७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे . 


श्रीमती एन. के. नागरगोजे, ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
त्यांचेकडील अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती व्ही . सी . देशपांडे, 

वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे . 


वरील आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाहीत . 


( अ) शासकीय सेवेतील व्यक्तींना , ज्यांना आपले वरिष्ठांचे आदेशानुसार 
कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे , तसेच ज्या 
व्यक्तींना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव लाठी अगर काठी वापरणे 
आवश्यक आहे . 


श्रीमती एन. के . नागरगोजे, ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेल्या नसत्या तर त्या ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


( ब) प्रेतयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम , धार्मिक मिरवणुका, लग्न समारंभ , 
लग्नाच्या मिरवणुका हे कार्यक्रम. 


अहमदनगर , १२ एप्रिल २०१९. 


( क ) सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस ज्यांनी संबंधित 
प्रभारी पोलीस निरीक्षक तथा सहायक पोलीस निरीक्षक यांची रीतसर 
परवानगी घेतली आहे , अशा व्यक्ती. 


आदेश 


प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत 
दिनांक २१ ऑगस्ट २०१९ रोजीचे ००.०० वाजेपासून ते दिनांक 
३ सप्टेंबर २०१९ रोजीचे २४.०० वाजेपावेतोचे कालावधीत जारी 
राहील . 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/१५ ९/ २०१ ९.- श्री . एस. एस. शिंदे, २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांची दिनांक 
१६ एप्रिल २०१९ ते दिनांक २० एप्रिल २०१९ रोजीची एकूण 
५ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांना दिनांक १६ एप्रिल २०१९ रोजीपासून ते दिनांक 
२२ एप्रिल २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे . 


प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक १९ ऑगस्ट २०१९ रोजी माझे सही 
व शिक्क्यानिशी दिला असे. 


राहुल द्विवेदी, 


जिल्हादंडाधिकारी , 


अहमदनगर . 


अहमदनगर , 


१ ९ ऑगस्ट 


२०१ ९ . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . एस . शिंदे यांना २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, कोपरगाव या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे. 


. 


प्रभारीजिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ २०१/ २०१९.- श्रीमती एन. के. नागरगोजे , 
७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांना दिनांक 
११ एप्रिल २०१ ९ ते दिनांक १२ एप्रिल २०१९ पावेतो एकूण 
२ दिवसांची वाढीव अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 


श्री . एस . एस . शिंदे , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , कोपरगाव यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार दिनांक १६ एप्रिल २०१ ९ ते दिनांक 
१८ एप्रिल २०१ ९ रोजीपर्यंत व दिनांक २० एप्रिल २०१ ९ रोजी 
श्रीमती आर. एस . भोसले - नरसाळे, सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , कोपरगाव यांचेकडे तसेच दिनांक १९ एप्रिल २०१९ व 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १ ९ - २५ , २०१९ / भाद्र २८ ते आश्विन ३, शके १ ९ ४१ १९ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 


दिनांक २१ एप्रिल २०१९ रोजी श्री . ए. पी . मोहिते , दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


आदेश 


श्री . एस . एस . शिंदे , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , कोपरगाव हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते तर ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


अहमदनगर , १६ एप्रिल २०१ ९. 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव / सहकार / अधिसूचना/ ६६३/ २०१ ९.- याद्वारे 
मी , रविंद्र पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 
जळगाव अधिसूचित करतो की , जय मल्हार दूध उत्पादक सहकारी 
संस्था मर्यादित , तळेगाव , तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ ( १ ) 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम, १९ ६१ चे नियम २४ अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६० 
चे कलम १० (१) अन्वये या संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून 
उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे . 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ सीएचएन/ एजीआर/( ओ )/ 
( डी )/ २२०/ २०१९ , दिनांक १५ एप्रिल २०१९ असा आहे . 


आदेश 


जळगाव , १५ एप्रिल २०१९ . 


क्रमांक कार्यव्य/रजा/ १८७/ २०१९.- श्रीमती आर. आर. देशपांडे, 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची 
दिनांक १६ एप्रिल २०१९ ते दिनांक १८ एप्रिल २०१९ रोजीची 
एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 
तसेच त्यांना दिनांक १६ एप्रिल २०१९ रोजीपासून ते दिनांक २० 
एप्रिल २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे . 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती आर . आर . देशपांडे यांना 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर , कोपरगाव 
या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


चे 


क्रमांक जिदुवि / जळगाव/ सहकार / अधिसूचना / ६६५ / २०१ ९.- याद्वारे 
मी , रविंद्र पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 
जळगाव अधिसूचित करतो की , जय रामदेव बाबा दूध उत्पादक 
सहकारी संस्था मर्यादित , सोनगाव , तालुका चाळीसगाव , जिल्हा 
जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
कलम ९ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ चे 
नियम २४ अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १९ ६० चे कलम १० ( १) अन्वये या संस्थेचे वर्गीकरण कृषी 
संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे. 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ सीएचएन / एजीआर/( ओ)/ 
( डी )/ २२१/ २०१ ९ , दिनांक १५ एप्रिल २०१९ असा आहे. 


श्रीमती आर. आर. देशपांडे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती एन . के . नागरगोजे , ७ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


. 


, 


जळगाव , १५ एप्रिल २०१ ९ . 


. 


आदेश 


श्रीमती आर. आर. देशपांडे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते तर ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


वि . वि . बांबर्डे , 


प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश-१ व 

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / अधिसूचना/ ७०२/ २०१ ९.- याद्वारे 
मी , रविंद्र पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 
जळगाव अधिसूचित करतो की , पद्माई महिला दूध उत्पादक 
सहकारी संस्था मर्यादित , बांबरूड राणीचे, तालुका पाचोरा , जिल्हा 
जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम ९ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ 
नियम २४ अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम, १९ ६० चे कलम १० ( १) अन्वये या संस्थेचे वर्गीकरण कृषी 
संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे . 


चे 


अहमदनगर . 


अहमदनगर , १६ एप्रिल २०१९ . 


२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १ ९ - २५ , २०१९ / भाद्र २८ ते आश्विन ३, शके १९ ४१ 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ पीसीआर/ एजीआर / ( ओ )/ 
( डी )/ २२२/ २०१९, दिनांक २२ एप्रिल २०१९ असा आहे. 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


रविंद्र पाटील , 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 

जिल्हा जळगाव . 


. 


जळगाव, २२ एप्रिल २०१ ९ . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १४६/ २०१९.- श्री . एन . एल . काळे, जिल्हा 
न्यायाधीश -७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची दिनांक 
२४ एप्रिल २०१९ ते दिनांक २६ एप्रिल २०१९ पावेतो एकूण ३ 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांना दिनांक २२ एप्रिल २०१ ९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक २६ एप्रिल २०१ ९ रोजीपर्यंत तसेच दिनांक २८ एप्रिल 
२०१ ९ रोजीपासून ते दिनांक २९ एप्रिल २०१९ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

श्री . एन . एल . काळे , जिल्हा न्यायाधीश-७ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर यांना सूचित करण्यात येते की , त्यांनी 
दिनांक २७ एप्रिल २०१९ रोजी आयोजित संगणक कार्यशाळेस 
उपस्थित राहावे. 


प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १३५ / २०१९.- श्रीमती के . के . पाटील , 
ती जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर 
यांची दिनांक २४ एप्रिल २०१९ ते दिनांक २६ एप्रिल २०१९ 
पावेतो एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात 
येत आहे . तसेच दिनांक २२ एप्रिल २०१९ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक २७ एप्रिल २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एन . एल . काळे यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
जिल्हा न्यायाधीश-७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या 
पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती के . के . पाटील यांना 
तर्थ जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 
या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत तर्थ जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


श्रीमती के . के . पाटील, तर्थ जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा त्यांचेकडील अतिरिक्त कार्यभार श्री . एस . आर . 
नावंदर , जिल्हा न्यायाधीश-५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे. 


श्री . एन. एल . काळे , जिल्हा न्यायाधीश -७ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा त्यांचेकडील अतिरिक्त कार्यभार दिनांक २३ एप्रिल २०१९ 
रोजीपासून ते दिनांक २६ एप्रिल २०१९ रोजीपर्यंत श्री . पी . व्ही . 
चतुर , तर्थ जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यांचेकडे व दिनांक २८ एप्रिल २०१९ रोजी श्रीमती 
के . के. पाटील , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . एन . एल . काळे , जिल्हा न्यायाधीश-७ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेले नसते तर ते तर्थ जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 


श्रीमती के. के. पाटील, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या तर्थ जिल्हा न्यायाधीश-२ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिल्या असत्या . 


अहमदनगर , २० एप्रिल २०१ ९. 


कमलाकर अ . कोठेकर, 


प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


आदेश 


अहमदनगर . 


अहमदनगर , २० एप्रिल २०१ ९. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १४६/ २०१९.- श्री . एन . एल . काळे , जिल्हा 
न्यायाधीश-७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांची दिनांक 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १९ - २५, २०१ ९ / भाद्र २८ ते आश्विन ३, शके १९ ४१ २१ 


आदेश 


२४ एप्रिल २०१९ ते दिनांक २६ एप्रिल २०१९ रोजीची मंजूर 
करण्यात आलेली अर्जित रजा याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे. 


कमलाकर अ . कोठेकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर . 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा / १ ९ २/ २०१९.- श्री . हाश्मी एच . ए. एच. 
आय , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , जामखेड यांची दिनांक 
२ मे २०१९ ते दिनांक ४ मे २०१ ९ पावेतो एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना १ 
मे २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ६ मे २०१९ 
रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 
येत आहे. 


अहमदनगर , ३० एप्रिल २०१ ९. 


. 


जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . हाश्मी एच. ए. एच. आय 
यांना दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , जामखेड या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , जामखेड या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत 
आहे. 


क्रमांक कार्यव्य / १३४/ २०१९.- श्रीमती बी . एम . कोठावळे, दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , राहुरी ह्या दिनांक २४ एप्रिल २०१ ९ 
ते दिनांक २० ऑक्टोबर २०१ ९ रोजीपर्यंत प्रसुती रजेवर 
असल्यामुळे त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिनांक २४ एप्रिल 
२०१९ रोजीपासून ते दिनांक २० ऑक्टोबर २०१ ९ रोजीपर्यंत 
श्रीमती एम. पी. मथुरे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहुरी 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


श्री . हाश्मी एच. ए. एच . आय , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , जामखेड यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . पी . व्ही . सकपाळ , सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, जामखेड यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


अहमदनगर , २२ एप्रिल २०१ ९. 


श्री . हाश्मी एच . ए . एच . आय, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , जामखेड हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, जामखेड या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १५७/ २०१९.- श्रीमती जे . पी . सरपाते , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी यांची दिनांक १ ९ 
एप्रिल २०१९ व दिनांक २० एप्रिल २०१ ९ पावेतो एकूण २ 
दिवसांची वाढीव अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात 
येत आहे. 


श्रीराम राजेसाहेब जगताप , 

जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर . 


अहमदनगर , ३० एप्रिल २०१ ९. 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती जे . पी . सरपाते यांना 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, पाथर्डी या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत 
आहे. 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 


श्रीमती जे . पी . सरपाते , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
पाथर्डी यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा त्यांचेकडील 
अतिरिक्त कार्यभार श्री. डी . जी . पटवे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ९ ४/ २०१९.- श्री . पी . पी . केस्तीकर , सचिव , 
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , अहमदनगर यांची दिनांक २४ एप्रिल 
२०१९ ते दिनांक २६ एप्रिल २०१९ पावेतो एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना २२ 
एप्रिल २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २७ एप्रिल 
२०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे. 


. 


. 


श्रीमती जे. पी . सरपाते, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
पाथर्डी ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत वाढीव अर्जित रजेवर 
गेल्या नसत्या तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


, 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . पी . पी . केस्तीकर यांना सचिव , 
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सचिव , 
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या 


अहमदनगर , २४ एप्रिल २०१९ . 


२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १९ - २५ , २०१९ / भाद्र २८ ते आश्विन ३, शके १९ ४१ 


आदेश 


नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत 
आहे. 


. 


- 


, 


, 


श्री . पी . पी . केस्तीकर , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती जे . एम . परदेशी , २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १०७/ २०१९.- श्रीमती टी . एम . देशमुख 

वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
यांची दिनांक २४ एप्रिल २०१ ९ व दिनांक २६ एप्रिल २०१ ९ 
पावेतो एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांना २२ एप्रिल २०१ ९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक २६ एप्रिल २०१ ९ रोजीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे. 


श्री . पी . पी . केस्तीकर , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते तर ते सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , २२ एप्रिल २०१ ९. 


. 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती टी . एम . देशमुख- नाईक यांना 
५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे. 


आदेश 


30 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १०६/ २०१९.- श्रीमती एस . पी . नलगे , 
थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी यांची दिनांक 
२४ एप्रिल २०१ ९ व दिनांक २६ एप्रिल २०१९ पावेतो एकूण ३ 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांना २२ एप्रिल २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
२७ एप्रिल २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे. 


श्रीमती टी . एम . देशमुख- नाईक , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा त्यांचेकडील अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती एस . पी . 
केस्तीकर - नलगे, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


श्रीमती एस. पी . नलगे, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , पाथर्डी यांना सूचित करण्यात येते की , त्यांनी दिनांक २७ 
एप्रिल २०१९ रोजी होणाऱ्या संगणक प्रशिक्षण कार्यशाळेस उपस्थित 


श्रीमती टी . एम . देशमुख-नाईक , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिल्या असत्या . 


रहावे. 


अहमदनगर , २२ एप्रिल २०१९ . 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एस . पी . नलगे यांना ४ थे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, पाथर्डी या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ४ थे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे. 


आदेश 


. 


श्रीमती एस. पी . नलगे, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , पाथर्डी यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
त्यांचेकडील अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती व्ही . सी . देशपांडे, ९ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात 
येत आहे. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ११३/ २०१९.- श्री . जी . जी . इटकळकर , 
७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
२४ एप्रिल २०१९ व दिनांक २६ एप्रिल २०१९ पावेतो एकूण ३ 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांना २३ एप्रिल २०१९ रोजी संध्याकाळपासून ते दिनांक २७ 
एप्रिल २०१९ रोजी संध्याकाळपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे. 


. 


श्रीमती एस . पी . नलगे, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , पाथर्डी ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेल्या नसत्या तर त्या ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
पाथर्डी या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . जी . जी . इटकळकर यांना ७ 
वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे . 


अहमदनगर , २२ एप्रिल २०१९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १ ९ - २५ , २०१९ / भाद्र २८ ते आश्विन ३, शके १९ ४१ २३ 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


श्री . जी . जी . इटकळकर , ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
त्यांचेकडील अतिरिक्त कार्यभार श्री . डी . आर . दंडे, १० वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात 
येत आहे. 


श्री . जी . जी . इटकळकर , ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेल्या नसत्या तर त्या ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


क्रमांक जेजीए/ जेजीए/ एच.एस.जी ./ ( टीसी) / ४२६/ १०५/ सन 
२०१९.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था , जळगाव , तालुका-जिल्हा 
जळगाव हे याद्वारे अधिसूचित करतात की , पंडित प्लाझा को 

ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , जळगाव, तालुका जळगाव , 
जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० मधील (सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम , क्रमांक २४ ) कलम 

( १) अन्वये नोंदविण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ 
एचएसजी/ ( टीसी)/ ४२६ / सन २०१ ९ , दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ असा 
आहे . 


अहमदनगर, २२ एप्रिल २०१९ . 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १२ ( १ ) 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर 
गृहनिर्माण संस्था असे आहे. 


५ 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १५१/ २०१ ९.- श्री . जी . व्ही . देशपांडे, 

वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
२४ एप्रिल २०१९ व दिनांक २६ एप्रिल २०१९ पावेतो एकूण 
३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
त्यांना २२ एप्रिल २०१ ९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
२६ एप्रिल २०१९ रोजीपर्यंत , तसेच दिनांक २८ एप्रिल २०१ ९ 
रोजी मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


ए. डी . बागल , 

उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , जळगाव , 


तालुका -जिल्हा नाशिक . 


जळगाव , २२ फेब्रुवारी २०१९. 


५ 


वे 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . जी . व्ही . देशपांडे यांना ५ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


श्री . जी . व्ही . देशपांडे, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
त्यांचेकडील अतिरिक्त कार्यभार श्री . ए . ए . खंडाळे , १३ 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात 
येत आहे. 


वे 


क्रमांक बी -२ / १८६१ / सन २०१ ९.- श्री . आण्णासाहेब जगन्नाथ 
गिहे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग, दोंडाईचा यांना दिनांक २२ एप्रिल २०१९ ते दिनांक २६ एप्रिल 
२०१९ पावेतो अशी एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २७ एप्रिल 
२०१ ९ ( चौथा शनिवार) , दिनांक २८ एप्रिल २०१ ९ ( रविवार ) व 
दिनांक २९ एप्रिल २०१९ ( लोकसभा मतदानाची सुट्टी) रोजीचे 
सुट्ट्यांना जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक 
२१ एप्रिल २०१९ रोजीचे रिमांडचे कामकाज संपल्यानंतरपासून ते 
दिनांक ३० एप्रिल २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


श्री . जी . व्ही . देशपांडे, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते तर ते ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

वि . वि . बांबर्डे , 
प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . आण्णासाहेब जगन्नाथ गिहे यांना 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
दोंडाईचा या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग, दोंडाईचा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


अहमदनगर , २२ एप्रिल २०१ ९ . 


२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १९ - २५, २०१ ९ / भाद्र २८ ते आश्विन ३, शके १ ९ ४१ 


आदेश 


श्री . आण्णासाहेब जगन्नाथ गिहे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दोंडाईचा यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री. डी . आर. पठाण, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, शिंदखेडा यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे. 


क्रमांक बी -२ / १ ९ ५२/ सन २०१९.- डॉ . सृष्टी निळकंठ, जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक २० 
एप्रिल २०१९ व दिनांक २४ एप्रिल २०१ ९ पावेतो अशी एकूण ५ 
दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक १९ एप्रिल २०१९ ( गुडफ्रायडे) रोजीचे 
सुट्टीस जोडून मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह याद्वारे मंजूर 
करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आण्णासाहेब जगन्नाथ 
गिहे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
दोंडाईचा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते 
तर ते दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, 
दोंडाईचा या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


रजेवरून परत आल्यावर डॉ . सृष्टी निळकंठ यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे . 


. 


धुळे , २० एप्रिल २०१ ९ . 


आदेश 


क्रमांक बी -२ / १ ९ ३२/ सन २०१९.- श्री . राजू अशोक शिवरात्री, 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
साक्री यांना दिनांक २५ एप्रिल २०१९ व दिनांक २६ एप्रिल २०१९ 
पावेतो अशी एकूण २ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात 
येत आहे . तसेच दिनांक २४ एप्रिल २०१९ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक २७ एप्रिल २०१९ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


डॉ . सृष्टी निळकंठ , जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . ए. डी . क्षीरसागर , जिल्हा न्यायाधीश -३ 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १ ९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , डॉ . सृष्टी निळकंठ, 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे ह्या वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


धुळे , २५ एप्रिल २०१९ . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री. राजू अशोक शिवरात्री यांना 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
साक्री या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, साक्री या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


आदेश 


श्री . राजू अशोक शिवरात्री, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . राजेश शिवाजीराव वानखेडे, 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री 
यांचेकडे सोपविण्यात येत आहे. 


क्रमांक बी -२/ २००२/ सन २०१९.- श्री . पवन हरीविजय बनसोड , 
५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यांना दिनांक १५ 
एप्रिल २०१९ ते दिनांक १८ एप्रिल २०१९ अशी एकूण ४ दिवसांची 
परिवर्तित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . पवन हरीविजय बनसोड यांना 
५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ५ 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत 
आहे. 


वे 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री. राजू अशोक शिवरात्री, 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
साक्री हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
साक्री या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


श्री . पवन हरीविजय बनसोड, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . संतोष हणमंत गरड , ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यांनी सांभाळला होता . 


धुळे , २४ एप्रिल २०१९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १ ९ - २५, २०१ ९ / भाद्र २८ ते आश्विन ३, शके १ ९ ४१ २५ 


श्री . पवन हरीविजय बनसोड , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर, धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर 
केले आहे . 


वाचा.- ( १ ) शासन निर्णय , क्रमांक एचसीटी/ २०० ९/ प्र.क्र . १४१ / 
का - तीन, मंत्रालय , मुंबई-३२ , दिनांक 

२२ ऑक्टोबर 

२०१० . 


( २ ) श्री . आर . व्ही . भक्त , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 

नाशिक यांचे जावक क्रमांक २५१७/ २०१ ९, दिनांक 
२२ एप्रिल २०१ ९ चे पत्र . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पवन हरीविजय 
बनसोड, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते ५ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते. 


आदेश 


धुळे , २ मे २०१ ९ . 


क्रमांक आस्था/ ४०३७/ सन २०१९.- श्री . आर . व्ही . भक्त , 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नाशिक यांना संदर्भिय शासन 
निर्णयांमध्ये नमूद केल्यानुसार गट वर्ष २०१८ ते २०२० करिता 
( ३० ) दिवसांची अर्जित रजा फक्त रजा रोखीकरणाकरिता प्रत्यक्षात 
अर्जित रजेच्या सुविधेचा लाभ न देता मंजूर करण्यात येत आहे. 


आदेश 


सदर आदेशाची नोंद श्री . आर . व्ही . भक्त , दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , नाशिक यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


नाशिक , 


२ मे 


२०१९ . 


९ 


क्रमांक बी -२/ २०१६/ सन २०१९.- श्रीमती अर्चना श्रीपत नलगे , 
रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे यांना दिनांक ६ मे 
२०१९ ते दिनांक ८ मे २०१९ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित 
रजा, दिनांक ५ मे २०१९ ( रविवार ) रोजीचे सुट्टीस जोडून याद्वारे 
मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक ४ मे २०१ ९ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ९ मे २०१९ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती अर्चना श्रीपत नलगे यांना 3 रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 3 रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ रजा/ ३९ ६१/ सन २०१९.- श्री . एस. सी . सिरसाट , 
तर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मालेगाव 
यांना दिनांक २२ एप्रिल २०१ ९ ते २७ एप्रिल २०१ ९ पावेतो एकूण 
६ ( सहा) दिवसांची परिवर्तित रजा दिनांक २२ एप्रिल २०१९ चे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक ३० एप्रिल २०१९ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडणेचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे. 


. 


, 


. 


श्रीमती अर्चना श्रीपत नलगे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे पदाचा व 
त्यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला श्रीमती करूणा रामकुमार राजपूत , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . संतोष हणमंत गरड , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर , धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती अर्चना श्रीपत नलगे , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, धुळे ह्या वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिल्या असत्या . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस. सी . सिरसाट , तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , मालेगाव हे 
दिनांक २२ एप्रिल २०१९ ते २७ एप्रिल २०१९ या कालावधीत 
रजेवर गेले नसते, तर तर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , मालेगाव या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहीले असते. [महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९ ८१ मधील 
नियम ३ ९ ( २) टीप -२ अन्वये]. 


, 


. 


- 


मंगला जनार्दन धोटे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

धुळे . 


श्री . एस. सी . सिरसाट, तर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, मालेगाव यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . बी . एस . 
महाजन , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , मालेगाव 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


धुळे , २ मे २०१९. 


नाशिक , ३ मे २०१ ९ . 


, 


२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १ ९ - २५ , २०१९ / भाद्र २८ ते आश्विन ३ , शके १ ९ ४१ 


आदेश 


अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश व अपर सत्र न्यायाधीश , निफाड यांचेकडे 
ठेवण्यात आला होता . 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


क्रमांक आस्था/ रजा/ ३९ ६२/ सन २०१९.- श्रीमती एम. डी . कांबळे , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , मालेगाव यांना दिनांक १८ एप्रिल २०१ ९ रोजीची 
एक दिवस वाढीव अर्जित रजा मागे दिनांक १५ एप्रिल २०१९ ते 
१७ एप्रिल २०१९ पावेतो एकूण ३ ( तीन ) दिवसांच्या अर्जित रजेस 
जोडून मुख्यालय सोडणेचे परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यात 
येत आहे . 


रविंद्र म. जोशी, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नाशिक . 


नाशिक , ३ मे २०१९ . 


जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एम . डी . कांबळे , २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, 
मालेगाव ह्या दिनांक १५ एप्रिल २०१ ९ ते १८ एप्रिल २०१ ९ या 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या , तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, मालेगाव या 
पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या. [महाराष्ट्र 
नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ ( २) टीप -२ 
अन्वये]. 


क्रमांक आस्था /रजा/ ३९ ५४/ सन २०१९.- श्री . जे. जे. इनामदार , 
४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, मालेगाव यांना दिनांक १५ एप्रिल २०१ ९ ते २० एप्रिल २०१ ९ 
पावेतो एकूण ६ ( सहा) दिवसांची परिवर्तित रजा मुख्यालय सोडणेचे 
परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्रीमती एम . डी . कांबळे , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, मालेगाव यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार श्रीमती ए. एम . तामणे , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, मालेगाव यांचेकडे 
ठेवण्यात आला होता. 


- 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . जे . जे . इनामदार यांना ४ थे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
मालेगाव हे दिनांक १५ एप्रिल २०१९ ते २० एप्रिल २०१९ या 
कालावधीत रजेवर गेले नसते , तर ते ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, मालेगाव या पदावर 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. [ महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( वेतन ) नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ ( २) टीप-२ अन्वये]. 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


नाशिक , ३ मे २०१९ . 


आदेश 


श्री . जे . जे . इनामदार , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, मालेगाव यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार श्री . व्ही . एच. देशमुख , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, मालेगाव यांचेकडे 
ठेवण्यात आला होता. 


. 


क्रमांक आस्था/ रजा/ ३९ ६४/ सन २०१९.- श्री . एस . टी . डोके , 
जिल्हा न्यायाधीश -२ व सहायक सत्र न्यायाधीश, निफाड यांना 
दिनांक २४ एप्रिल २०१९ ते २६ एप्रिल २०१९ पावेतो एकूण ३ 
(तीन) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येत आहे. 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


नाशिक , 


३ 


मे २०१ ९ . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री. एस. टी. डोके , जिल्हा न्यायाधीश-२ 
व सहायक सत्र न्यायाधीश, निफाड हे दिनांक २४ एप्रिल २०१९ ते 
२६ एप्रिल २०१९ या कालावधीत रजेवर गेले नसते , तर ते जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व सहायक सत्र न्यायाधीश, निफाड या पदावर स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहीले असते. [ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) 
नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ (२) टीप-२ अन्वये]. 


आदेश 


, 


क्रमांक आस्था/ रजा / ३ ९ ५५/ सन २०१९.- श्रीमती एम . आर . 
धानोरकर, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग , नाशिक यांना दिनांक 

९ एप्रिल २०१९ 
२०१९ पावेतो एकूण १६ ( सोळा) दिवसांची अर्जित रजा कार्योत्तर 
मंजूर करण्यात येत आहे. 


ते 


२४ एप्रिल 


, 


श्री . एस . टी . डोके , जिल्हा न्यायाधीश-२ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश, निफाड यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . पी . डी . दिग्रसकर, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १ ९ - २५, २०१९ / भाद्र २८ ते आश्विन ३ , शके १९ ४१ २७ 


आदेश 


- 


. 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एम . आर. धानोरकर, २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
नाशिक ह्या दिनांक ९ एप्रिल २०१९ ते २४ एप्रिल २०१ ९ या 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या , तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नाशिक या पदावर 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या . [महाराष्ट्र नागरी 
सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ ( २) टीप -२ अन्वये]. 


क्रमांक आस्था / रजा/ ३९ ६३ / सन २०१९.- श्री . डी . एस . जाधव , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
सिन्नर यांना दिनांक 

२६ मार्च 

२०१९ 
एकूण ३ (तीन) दिवसांची परिवर्तित रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात 
येत आहे. 


ते 


२८ मार्च 

२०१ ९ पावेतो 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी . एस . जाधव , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, सिन्नर हे 
दिनांक 

२६ मार्च 

२०१ ९ ते २८ मार्च २०१ ९ या कालावधीत रजेवर 
गेले नसते , तर ते दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग, सिन्नर या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले 
असते. [ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १ ९ ८१ मधील नियम 
३ ९ ( २ ) टीप-२ अन्वये . 


श्रीमती एम . आर. धानोरकर , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, नाशिक यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार श्रीमती एस . के . दुगावकर , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, नाशिक यांचेकडे 
ठेवण्यात आला होता. 


, 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


श्री . डी . एस . जाधव , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, सिन्नर यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 
श्री . व्ही . एस . वाघ , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, सिन्नर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 


नाशिक , 


३ 


मे 


२०१ ९ . 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


आदेश 


नाशिक , 


३ 


मे 


२०१९ . 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ रजा/ ३९ ५६/ सन २०१ ९.- श्रीमती पी . एस . आपटे , 
६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, नाशिक यांना दिनांक १५ एप्रिल २०१९ ते २० एप्रिल २०१९ 
पावेतो एकूण ६ ( सहा) दिवसांची परिवर्तित रजा कार्योत्तर मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


६ 


वे 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती पी . एस . आपटे यांना 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
नाशिक ह्या दिनांक १५ एप्रिल २०१९ ते २० एप्रिल २०१९ या 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या , तर त्या ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नाशिक या पदावर 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या. [ महाराष्ट्र नागरी 
सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ मधील नियम ३ ९ (२) टीप-२ अन्वये]. 


क्रमांक आस्था /रजा/ ४०३५/ सन २०१९.- श्रीमती जी . एस. 
बोरा , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, दिंडोरी यांना दिनांक ७ मे २०१९ ते ९ मे २०१९ पावेतो 
एकूण ३ (तीन) दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडणेचे परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे. 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती जी . एस. बोरा यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, दिंडोरी ह्या 
दिनांक ७ मे 

२०१९ ते ९ मे २०१ ९ या कालावधीत रजेवर गेल्या 
नसत्या , तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , दिंडोरी या पदावर स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहील्या असत्या . [महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , 
१ ९ ८१ मधील नियम ३९ ( २) टीप -२ अन्वये]. 


श्रीमती पी. एस . आपटे , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, नाशिक यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार श्रीमती जी . के . आर . टंडन , ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , नाशिक यांचेकडे 
ठेवण्यात आला होता . 


- 


श्रीमती जी . एस . बोरा, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, दिंडोरी यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 
श्रीमती एस. पी . कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, दिंडोरी यांचेकडे ठेवण्यात आला होता. 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


नाशिक , 


मे 


३ 


नाशिक , 


२०१ ९ . 


३ 


मे 


२०१ ९ . 


२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १९ - २५ , २०१९ / भाद्र २८ ते आश्विन ३, शके १९ ४१ 


आदेश 


आदेश 


६ 


क्रमांक आस्था/ रजा/ ४०३६ / सन २०१९.- श्रीमती पी . एस. आपटे , 

वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, नाशिक यांना दिनांक ३० एप्रिल २०१ ९ ते २ मे २०१ ९ पावेतो 
एकूण ६ ( सहा) दिवसांची परिवर्तित रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात 
येत आहे. 


, 


क्रमांक वि -४ / म.फुले पा.वा.सं.तिसगाव/ क . १०२/ २०५/ सन २०१९. 
- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२ (१ ) 
( क ) अन्वये प्राप्त विधीशक्तीचा वापर करून मी , सविता प्र. शेळके , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , चांदवड , जिल्हा नाशिक महात्मा 
फुले पाणीवापर सहकारी संस्था मर्यादित , तिसगाव, तालुका 
चांदवड , जिल्हा नाशिक या संस्थेस दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१९ 
रोजी देण्यात आलेला मध्यंतरीय आदेश या आदेशान्वये कायम करीत 
आहे. तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 

चे कलम 
१०३ ( १) अन्वये श्री . पी. पी . शिंदे, उपलेखापरीक्षक , सहकारी 
संस्था , चांदवड यांची अवसायक म्हणून नेमणूक कायम करण्यात येत 
आहे. 


६ 


वे 


, 


- 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती पी . एस . आपटे , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
नाशिक ह्या दिनांक ३० एप्रिल २०१९ ते २ मे २०१ ९ या कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या, तर त्या ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, नाशिक या पदावर स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहील्या असत्या . [महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) 
नियम , १९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २) टीप-२ अन्वये]. 

श्रीमती पी . एस . आपटे , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नाशिक यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार श्रीमती जी . के . आर . टंडन , ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , नाशिक यांचेकडे 
ठेवण्यात आला होता . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३० मार्च २०१ ९ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 


चांदवड , 

३० मार्च 

२०१९ . 


आदेश 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


स्वप्नील चं . खटी, 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 

नाशिक . 


क्रमांक वि -१/ रत्नगड पा.वा.सं.धोंडगव्हाण / क . १०२/ २०६ / सन 
२०१९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ 
( १) ( क ) अन्वये प्राप्त विधीशक्तीचा वापर करून मी , सविता प्र . 
शेळके , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , चांदवड , जिल्हा नाशिक 
रत्नगड पाणीवापर सहकारी संस्था मर्यादित , धोंडगव्हाण , तालुका 
चांदवड , जिल्हा नाशिक या संस्थेस दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१ ९ 
रोजी देण्यात आलेला मध्यंतरीय आदेश या आदेशान्वये कायम करीत 
आहे. तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 

चे कलम 
१०३ ( १) अन्वये श्रीमती जे. बी . घडोजे , लेखापरीक्षक , सहकारी 
संस्था , चांदवड यांची अवसायक म्हणून नेमणूक कायम करण्यात येत 
आहे. 


नाशिक , ३ मे २०१९ . 


३ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३० मार्च २०१९ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 


चे कलम 


चांदवड , 


३० मार्च 

२०१९ . 


क्रमांक वि -४/ जोगेश्वरी पा.वा.सं.वडनेर भैरव / क . १०२/ अं.आ .२०४ / 
सन २०१ ९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

१ ९ ६० 
१०२ (१) ( क ) अन्वये प्राप्त विधीशक्तीचा वापर करून मी , सविता 
प्र . शेळके, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , चांदवड , जिल्हा 
नाशिक जोगेश्वरी पाणीवापर सहकारी संस्था मर्यादित, वडनेरभैरव , 
तालुका चांदवड , जिल्हा नाशिक या संस्थेस दिनांक २२ फेब्रुवारी 
२०१ ९ रोजी देण्यात आलेला मध्यंतरीय आदेश या आदेशान्वये कायम 
करीत आहे . तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे 
कलम १०३ ( १) अन्वये श्री . जी . के . भालेराव , अपर लेखापरीक्षक , 
सहकारी संस्था , चांदवड यांची अवसायक म्हणून नेमणूक कायम 
करण्यात येत आहे. 


आदेश 


सहकारी 


क्रमांक वि -१/ नेत्रावती म . औ ./ म.स.सं./ क . २१ / नों.र. / २०७/ 
सन २०१ ९.- मी , सविता प्र. शेळके , सहायक निबंधक , 
संस्था, चांदवड , जिल्हा नाशिक या कार्यालयाकडील नोंदणी क्रमांक 
एनएसके / सीएचडी/पीआरडी/( आय)/ ८३३/ सन १ ९९ ४- ९ ५, दिनांक १५ 
ऑक्टोबर १९९ ४ अन्वये नोंदणी केलेली नेत्रावती महिला विकास 
औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित , धोंडगव्हाण , तालुका चांदवड , 
जिल्हा नाशिक या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० चे कलम २१ अन्वये नोंदणी रद्द करीत आहे. या आदेशाच्या 
तारखेपासून सदर संस्थेचे विसर्जन झाले आहे, असे समजण्यात येईल 
व ती निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३० मार्च २०१ ९ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 


चांदवड , ३० 

मार्च २०१९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १ ९ - २५ , २०१९ / भाद्र २८ ते आश्विन ३, शके १ ९ ४१ २९ 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३० मार्च २०१ ९ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 


चांदवड , 


सहकारी संस्था मर्यादित, दुगाव , तालुका चांदवड , जिल्हा नाशिक 
या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
२१ अन्वये नोंदणी रद्द करीत आहे. या आदेशाच्या तारखेपासून सदर 
संस्थेचे विसर्जन झाले आहे , असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय 
असण्याचे बंद होईल . 


३० मार्च 


२०१९ . 


आदेश 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३० मार्च २०१९ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 


चांदवड , ३० 

मार्च 

२०१९ . 


आदेश 


क्रमांक वि -१/ गुरुदत्त / म.स.सं./ क . २१/ नों.र./ २०८ / सन 
२०१९.- मी , सविता प्र . शेळके , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
चांदवड , जिल्हा नाशिक या कार्यालयाकडील नोंदणी क्रमांक एनएसके / 
सीएचडी/पीआरडी/(एल )/ ४२२/ सन १९ ७८ , दिनांक १९ सप्टेंबर १९ ७८ 
अन्वये नोंदणी केलेली श्री गुरुदत्त दगडखाणकाम मजूर सहकारी 
संस्था मर्यादित , उधूळ , तालुका चांदवड , जिल्हा नाशिक या 
संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम २१ 
अन्वये नोंदणी रद्द करीत आहे. या आदेशाच्या तारखेपासून सदर 
संस्थेचे विसर्जन झाले आहे , असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय 
असण्याचे बंद होईल . 


. 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३० मार्च २०१९ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 


क्रमांक वि -१/ चांदवड नापत / म.स.सं./ क . २१ / नों.र. / २११ / सन 
२०१९.- मी , सविता प्र . शेळके , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
चांदवड , जिल्हा नाशिक या कार्यालयाकडील नोंदणी क्रमांक एनएसके । 
सीएचडी/ आरएसआर / सीआर/ ८०४/ सन २००६, दिनांक १ ९ 

ऑक्टोबर 
२००६ अन्वये नोंदणी केलेली चांदवड तालुका ग्रामीण बिगरशेती / 
नागरीस्तर व पगारदार सहकारी पतसंस्थांचे फेडरेशन मर्यादित , 
चांदवड , तालुका चांदवड , जिल्हा नाशिक या संस्थेची महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अन्वये नोंदणी रद्द 
करीत आहे. या आदेशाच्या तारखेपासून सदर संस्थेचे विसर्जन 
झाले आहे , असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय असण्याचे बंद 
होईल . 


चांदवड, ३० मार्च २०१ ९ . 


आदेश 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३० मार्च २०१९ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 


चांदवड , ३० 

मार्च 

२०१९ . 


९ 


क्रमांक वि -१/ पांडुरंग बहु. सह.संस्था / म.स.सं./ क . २१ / नों.र./ 
२० ९/ सन २०१९.- मी , सविता प्र. शेळके , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , चांदवड , जिल्हा नाशिक या कार्यालयाकडील नोंदणी क्रमांक 
एनएसके / सीएचडी/ आरएसआर/ एलसी/ ५३६५ / सन २००९ , दिनांक 
नोव्हेंबर २००९ अन्वये नोंदणी केलेली पांडुरंग बहुउद्देशीय सहकारी 
संस्था मर्यादित , उसवाड , तालुका चांदवड , जिल्हा नाशिक या 
संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम २१ 
अन्वये नोंदणी रद्द करीत आहे . या आदेशाच्या तारखेपासून सदर 
संस्थेचे विसर्जन झाले आहे, असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय 
असण्याचे बंद होईल . 


आदेश 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३० मार्च २०१९ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 


क्रमांक वि -१/ ओंकार बहु. सह. संस्था / म.स.सं./ क . २१ / नों.र./ 
२१२/ सन २०१ ९.- मी , सविता प्र. शेळके , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था, चांदवड , जिल्हा नाशिक या कार्यालयाकडील नोंदणी क्रमांक 
एनएसके / सीएचडी/ आरएसआर/ एलसी/ ८८१/ सन २०१० , दिनांक २ 
फेब्रुवारी २०१० अन्वये नोंदणी केलेली ओंकार बहुउद्देशीय सहकारी 
संस्था मर्यादित, वडाळीभोई , तालुका चांदवड , जिल्हा नाशिक या 
संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ 
अन्वये नोंदणी रद्द करीत आहे. या आदेशाच्या तारखेपासून सदर 
संस्थेचे विसर्जन झाले आहे, असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय 
असण्याचे बंद होईल. 


चांदवड , ३० 

मार्च 

२०१९ . 


आदेश 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३० मार्च २०१९ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


क्रमांक वि -१ / स्वयंशंकरजी बहु . सह.संस्था/ म.स.सं. / क . २१ / 
नों.र./ २१०/ सन २०१९.- मी , सविता प्र. शेळके, सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था , चांदवड , जिल्हा नाशिक या कार्यालयाकडील नोंदणी 
क्रमांक एनएसके/ सीएचडी/ आरएसआर/ एलसी/ ८७९/ सन २०० ९, दिनांक 
२० मे २०० ९ अन्वये नोंदणी केलेली स्वयंशंकरजी बहुउद्देशीय 


चांदवड , ३० 

मार्च 

२०१९ . 


३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १९ - २५ , २०१ ९ / भाद्र २८ ते आश्विन ३, शके १९ ४१ 


, 


आदेश 


क्रमांक वि -१ / स्व . सुरेश बहु. सह. संस्था/ म.स.सं. / क . २१ / 
नों.रद्द/ २१३/ सन २०१९.- मी , सविता प्र . शेळके, सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, चांदवड, जिल्हा नाशिक या कार्यालयाकडील नोंदणी 
क्रमांक एनएसके / सीएचडी / आरएसआर/सीआर/ ८८६/ सन २०१०, दिनांक 
१२ जुलै २०१० अन्वये नोंदणी केलेली स्व . सुरेश बहुउद्देशीय 
सहकारी संस्था मर्यादित , वडनेर भैरव , तालुका चांदवड , जिल्हा 
नाशिक या संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
कलम २१ अन्वये नोंदणी रद्द करीत आहे. या आदेशाच्या तारखेपासून 
सदर संस्थेचे विसर्जन झाले आहे , असे समजण्यात येईल व ती 
निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल . 


मे 


सदरचा अंतरिम आदेश कायम का करण्यात येऊ नये यासाठी 
संस्थेस / संस्थाचालकांना याबाबत लेखी खुलासा सादर करण्यासाठी 
या आदेशाचे तारखेपासून एक महिन्याची संधी देण्यात येत आहे . 
त्याचप्रमाणे माझेसमोर समक्ष उपस्थित राहून लेखी / तोंडी स्वरूपात 
सविस्तर खुलासा सादर करावयाचा असल्यास त्यासाठी दिनांक २३ 

२०१ ९ रोजी सकाळी ११.३० वाजता वेळ निश्चित करण्यात येत 
आहे. या मुदतीत कोणताही खुलासा प्राप्त न झाल्यास आपले 
काहीएक म्हणणे नाही, असे गृहीत धरून दिलेला अंतरिम आदेश 
कायम करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २२ एप्रिल २०१९ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 


१ ९ ६० चे 


जळगाव , २२ एप्रिल २०१ ९ . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३० मार्च २०१ ९ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 


आदेश 


सविता प्र. शेळके, 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था , चांदवड , 

जिल्हा नाशिक . 


चांदवड , ३० 


मार्च 

२०१ ९ . 


चे 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 
वाचावे.- (१ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 

चे कलम 
१०२ ( १)( क)( दोन)( चार) मधील तरतुदी. 
( २) श्री . भूषण बारी, सहायक सहकार अधिकारी , जळगाव 

यांचेकडील दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१९ चा चौकशी 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार / अधि ./ ७१५/ २०१ ९.- मी , रविंद्र 
पाटील, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव याद्वारे 
अधिसूचित करतो की , जय बिजासन दूध उत्पादक सहकारी 
संस्था मर्यादित , डोणगाव , तालुका यावल , जिल्हा जळगाव या 
संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० कलम ९ ( १) 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम २४ ) अन्वये नोंदणी 
करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६० चे 
कलम १० ( १) अन्वये या संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून 
उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे. 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए / वायडब्ल्यूएल / एजीआर/ 
( ओ)/( डी )/ २२३/ २०१ ९, दिनांक २९ एप्रिल २०१ ९ असा आहे. 


अहवाल. 


जळगाव, २९ एप्रिल २०१९ . 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२ 

( १)( क )( दोन)( चार ) अन्वये. 


आदेश 


अंतरिम आदेश 


- 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव / सह/ अनोरे दूध ता धर / अंत. आदेश / 
७११/ सन २०१९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १०२ ( १)( क)( दोन)(चार) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
मी , रविंद्र र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 
जळगाव वर नमूद कारणास्तव अनोरे सहकारी दूध उत्पादक 
संस्था मर्यादित , अनोरे , तालुका धरणगाव , जिल्हा जळगाव ही 
संस्था अवसायनात घेण्यात येत असलेबाबत व संस्थेचा कारभार 
गुंडाळण्यात येत असलेबाबत आदेश देत आहे . 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव / सहकार/ अधि ./ ७१ ९/ २०१९.- मी , रविंद्र 
पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव याद्वारे 
अधिसूचित करतो की , राधेकृष्ण दूध उत्पादक सहकारी संस्था 
मर्यादित , नेहते, तालुका रावेर, जिल्हा जळगाव या संस्थेची 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ (१ ) 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम २४ ) अन्वये नोंदणी 
करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६० चे 
कलम १० ( १) अन्वये या संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून 
उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे. 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ आरव्हीआर / एजीआर /( ओ)/ 
( डी )/ २२५/ २०१९ , दिनांक २९ एप्रिल २०१ ९ असा आहे. 
जळगाव , २ ९ एप्रिल २०१९ . 


मी या आदेशान्वये या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज करणेसाठी 
कलम १०३ ( १) अन्वये अवसायक म्हणून श्री . भूषण बारी, सहायक 
सहकार अधिकारी, जळगाव यांची नियुक्ती करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १ ९ - २५ , २०१९ / भाद्र २८ ते आश्विन ३, शके १ ९ ४१ ३१ 


आदेश 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए /पीआरएल/ एजीआर/( ओ) / 
( डी)/ २२७/ २०१ ९, दिनांक ३० एप्रिल २०१९ असा आहे . 


रविंद्र पाटील , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 

जिल्हा जळगाव . 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार / अधि ./ ७२१/ २०१९.- मी , रविंद्र 
पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव याद्वारे 
अधिसूचित करतो की , शिवशंकर दूध उत्पादक सहकारी संस्था 
मर्यादित, धामणगाव , तालुका-जिल्हा जळगाव या संस्थेची महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ ( १ ) ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे नियम २४ ) अन्वये नोंदणी करण्यात 
आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६० चे कलम १० 
( १) अन्वये या संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण 
अन्य कृषी संस्था आहे. 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ जेजीए / एजीआर/( ओ)/( डी )/ 
२२४/ २०१९ , दिनांक २९ एप्रिल २०१ ९ असा आहे. 


जळगाव, ३० एप्रिल २०१ ९. 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


जळगाव , २९ एप्रिल २०१ ९. 


६ 


मे 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १४६/ सन २०१९.- श्री . एन . एल . काळे , 
जिल्हा न्यायाधीश -७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांची 
दिनांक ३ मे २०१ ९ ते दिनांक २०१९ रोजीची एकूण ४ 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक 

२०१ ९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ७ मे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे. 


आदेश 


२ मे 


२०१९ रोजी 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव / सहकार / अधि ./ ७२५ / २०१९.- मी , रविंद्र 
पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव याद्वारे 
अधिसूचित करतो की , पिताश्री दूध उत्पादक सहकारी संस्था 
मर्यादित , निंभोरा , तालुका भडगाव , जिल्हा जळगाव या संस्थेची 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ (१ ) 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम २४ ) अन्वये नोंदणी 
करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६० 

चे 
कलम १० (१) अन्वये या संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून 
उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे . 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ बीडीएन / एजीआर /( ओ)/ 
( डी )/ २२६/ २०१९ , दिनांक ३० एप्रिल २०१ ९ असा आहे . 
जळगाव , ३० एप्रिल २०१ ९ . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एन . एल . काळे यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदावर 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश-७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर 
या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


- 


श्री . एन . एल. काळे , जिल्हा न्यायाधीश-७ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . पी . व्ही . चतुर , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे. 


आदेश 


श्री . एन . एल. काळे, जिल्हा न्यायाधीश-७ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेले नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश-७ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते. 


- 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/सहकार/ अधि ./ ७२६ / २०१ ९.- मी , रविंद्र 
पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव याद्वारे 
अधिसूचित करतो की , क्रांतीकारी दूध उत्पादक सहकारी संस्था 
मर्यादित , पळासखेडे बु., तालुका पारोळा , जिल्हा जळगाव या 
संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम ९ ( १) 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम २४ ) अन्वये नोंदणी 
करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६० चे 
कलम १० (१) अन्वये या संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था असून 
उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे. 


श्रीराम राजेसाहेब जगताप , 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व 
सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर . 


अहमदनगर , २ मे २०१ ९ . 


३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १९ - २५ , २०१९ / भाद्र २८ ते आश्विन ३, शके १९ ४१ 


आदेश 


मे 


ते दिनांक १० 


मे 


. 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १४९ / सन २०१ ९.- श्रीमती जे. एम. परदेशी, 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक ९ 
२०१ ९ 

२०१ ९ रोजीची 

एकूण २ दिवसांची वाढीव 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती जे. एम . परदेशी यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


, 


जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक कार्यव्य/रजा/ १३० / सन २०१ ९.- श्रीमती पी . व्ही . राऊत , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नेवासा यांची दिनांक ६ मे 
२०१९ ते दिनांक ९ मे २०१ ९ रोजीची एकूण ४ दिवसांची वैद्यकीय रजा 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक ६ मे २०१९ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक १० मे २०१ ९ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती पी . व्ही . राऊत यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, नेवासा या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, नेवासा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती पी . व्ही . राऊत, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
नेवासा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . ए. ए. पाचारणे , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , नेवासा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती पी . व्ही . राऊत , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
नेवासा ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेल्या नसत्या , 
तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नेवासा या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


, 


, 


श्रीमती जे . एम . परदेशी, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती बी . एस . गारे , सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


, 


श्रीमती जे. एम . परदेशी, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या , तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


श्रीराम राजेसाहेब जगताप , 

जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 


अहमदनगर , ६ 


मे 


२०१९ . 


, 


अहमदनगर . 


अहमदनगर , ९ मे २०१९ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


आदेश 
क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १४ ९/ सन २०१ ९.- श्रीमती जे. एम . परदेशी, 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक ६ 
मे २०१९ ते दिनांक ८ मे २०१९ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती जे. एम. परदेशी यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती जे. एम . परदेशी, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती बी . एस . गारे, सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती जे. एम . परदेशी, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या , तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 
अहमदनगर , ६ मे २०१९ . 


क्रमांक सनिश्री/वि -२ / अंबिका बहुउद्देशीय/ संस्था नोंदणी/ जाहीरनामा / 
१३२० / २०१९.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , श्रीगोंदा, तालुका 
श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर हे जाहीर करतात की , अंबिका 
बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित , पिंपळगाव पिसा , तालुका 
श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ (१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम २४ अन्वये नोंदविण्यात आली असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९ ६० चे कलम १० ( १) अन्वये या संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण व्यापारी संस्था 
आहे. 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर / एसजीए/ जीएनएल / सी / 
१२४६/ सन २०१९ , दिनांक २२ जानेवारी २०१९ असा आहे . 


श्रीगोंदा , २२ 


जानेवारी 

२०१ ९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १ ९ - २५ , २०१९ / भाद्र २८ ते आश्विन ३, शके १ ९ ४१ ३३ 


आदेश 


आदेश 


, 


क्रमांक सनिश्री / वि -२ / श्री संताजी बहुउद्देशीय / संस्था नोंदणी/ 
जाहीरनामा/ १३८८/ २०१ ९.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
श्रीगोंदा, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर हे जाहीर करतात 
की , श्री संताजी बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित , आढळगाव 
तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम ९ (१) व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम २४ अन्वये नोंदविण्यात आली असून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६० चे कलम १० (१) अन्वये 
या संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण 
व्यापारी संस्था आहे. 


क्रमांक एएनआर/ आरएचआय / जीएनएल/ ४०६५/ ४१/ सन २०१९. 
मी , गो . मो . नांगरे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , राहुरी, 
तालुका राहुरी , जिल्हा अहमदनगर याद्वारे जाहीर करतात की , 
राहुरी अॅग्रो प्रोड्युसर को - ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, राहुरी, 
तालुका राहुरी, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम क्रमांक २४ चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. 
तिचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ आरएचआय / जीएनएल/ ४०६५/ सन २०१९ 
असा आहे . 


- 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसजीए/ जीएनएल / सी / 
१२५४/ सन २०१ ९ , दिनांक मे २०१ ९ असा आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये या संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था 
आहे . 


राहुरी, ५ एप्रिल २०१९. 


रावसाहेब खेडकर , 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था , श्रीगोंदा , 

जिल्हा अहमदनगर . 


आदेश 


श्रीगोंदा , 

९ मे २०१९ . 


आदेश 


क्रमांक एएनआर / आरएचआय/ जीएनएल/ ४०६६/ ४७/ सन २०१ ९. 
मी , गो . मो . नांगरे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , राहुरी , 
तालुका राहुरी, जिल्हा अहमदनगर याद्वारे जाहीर करतात की , 
विठ्ठल अॅग्रो फार्मस् प्रोड्युसर को - ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड, 
चिंचविहीरे, तालुका राहुरी, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम क्रमांक २४ चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे . तिचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ आरएचआय / जीएनएल/ ४०६६ / 
सन २०१९ असा आहे. 


क्रमांक जेजीए/ पीसीए/ जीएनएल/ सी / १४३८ / १५४६/ २०१८.- सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था, पाचोरा , जिल्हा जळगाव याद्वारे अधिसूचित 
करतात की , दक्ष हमाल मापाडी सहकारी संस्था मर्यादित , कुहाड 
खुर्द, तालुका पाचोरा , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम २४ अन्वये नोंदविण्यात आली असून 
तिचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ पीसीए/ जीएनएल / सी/ १४३८/ २०१८, दिनांक 
४ सप्टेंबर २०१८ हा आहे. 


- 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १) अन्वये या संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था 
आहे. 


राहुरी, ५ एप्रिल २०१ ९. 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० (१) अन्वये या संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था 
आहे. 


आदेश 


पी . एस . पाटोळे , 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था , पाचोरा , 

जिल्हा जळगाव . 


क्रमांक एएनआर / आरएचआय/ जीएनएल/ ४०६७/ ५३ / सन २०१ ९. 
मी , गो . मो . नांगरे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

राहुरी, 
तालुका राहुरी, जिल्हा अहमदनगर याद्वारे जाहीर करतात की , 
कृषीरत्न फार्मर्स प्रोड्युसर को - ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड , 
ब्राम्हणी, तालुका राहुरी, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम क्रमांक २४ चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 


पाचोरा, 


४ 


सप्टेंबर २०१८ . 


३४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १ ९ - २५ , २०१ ९ / भाद्र २८ ते आश्विन ३, शके १९ ४१ 


आदेश 


आहे. तिचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ आरएचआय/ जीएनएल / ४०६७/ 
सन २०१९ असा आहे. 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चा नियम १० (१) अन्वये या संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था 
आहे. 


राहुरी, ५ एप्रिल २०१ ९ . 


क्रमांक एएनआर / आरएचआय/ जीएनएल/ ४०६९ / १६८ / सन 
२०१९.- मी , गो . मो . नांगरे , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 
राहुरी, तालुका राहुरी , जिल्हा अहमदनगर याद्वारे जाहीर करतात 
की , सिद्धार्थ बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित , दरडगाव 
तर्फे बेलापूर , तालुका राहुरी, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १ ९६१ चा महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम क्रमांक २४ चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे. तिचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ आरएचआय / जीएनएल/ ४०६ ९ / 
सन २०१९ असा आहे. 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० (१) अन्वये या संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था 
आहे. 


आदेश 


. 


- 


क्रमांक एएनआर/ आरएचआय / जीएनएल / ४०६८ / ५ ९ / सन २०१ ९. 
मी , गो . मो . नांगरे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, राहुरी , 
तालुका राहुरी, जिल्हा अहमदनगर याद्वारे जाहीर करतात की , 
उत्कर्ष अॅग्रो फार्मर्स प्रोड्युसर को - ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड , 
राहुरी बु., तालुका राहुरी, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम क्रमांक २४ चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे. तिचा नोंदणी क्रमांक एएनआर / आरएचआय/ जीएनएल / ४०६८ / 
सन २०१९ असा आहे. 


- 


राहुरी, ३० एप्रिल २०१९ 


आदेश 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १) अन्वये या संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था 
आहे. 


क्रमांक एएनआर / आरएचआय/ जीएनएल / ४०७० / १७४/ सन 
२०१ ९.- मी , गो . मो . नांगरे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
राहुरी, तालुका राहुरी , जिल्हा अहमदनगर याद्वारे जाहीर करतात 
की , श्रीहरी बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित , राहुरी खुर्द , 
तालुका राहुरी, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम क्रमांक २४ चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. 
तिचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ आरएचआय/ जीएनएल/ ४०७०/ सन २०१ ९ 
असा आहे. 


- 


राहुरी, ५ एप्रिल २०१९ . 


५ 


आदेश 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १) अन्वये या संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था 
आहे. 


राहुरी, ३० एप्रिल २०१९. 


आदेश 


क्रमांक एएनआर/ आरएचआय/ जीएनएल / ४०७१/ १६२/ सन २०१ ९. 
मी , गो . मो . नांगरे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, राहुरी , 
तालुका राहुरी, जिल्हा अहमदनगर याद्वारे जाहीर करतात की , 
कै . लक्ष्मणराव विश्वनाथ जगताप बहुउद्देशीय सहकारी संस्था 
मर्यादित , कोपरे , तालुका राहुरी, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम क्रमांक २४ चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे . तिचा नोंदणी क्रमांक एएनआर / आरएचआय/ जीएनएल / 
४०७१/ सन २०१९ असा आहे. 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये या संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था 
आहे. 


, 


क्रमांक एएनआर/ आरएचआय / आरएसआर/सीआर/ ४०५ ९/ १२१/ सन 
२०१ ९.- मी , गो . मो . नांगरे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
राहुरी , तालुका राहुरी, जिल्हा अहमदनगर याद्वारे जाहीर करतात 
की , साई द्वारका अर्बन को - ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड , 
राहुरी, तालुका राहुरी , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम क्रमांक २४ चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे. तिचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ आरएचआय/ आरएसआर/ सीआर / 
४०५ ९ / सन २०१९ असा आहे. 


राहुरी, ३० एप्रिल २०१९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १ ९ - २५, २०१ ९ / भाद्र २८ ते आश्विन ३ , शके १९ ४१ ३५ 


उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १) अन्वये या संस्थेचे 
वर्गीकरण साधन संपत्ती संस्था असून उपवर्गीकरण कर्ज देणारी 
साधन संपत्ती संस्था आहे. 


रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धडगाव या पदी स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिले असते . 


गो . मो . नांगरे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , राहुरी, 

जिल्हा जळगाव . 


प्रमोद एस. तरारे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नंदुरबार . 


नंदुरबार , २६ एप्रिल २०१९ . 


राहुरी, ३ मे २०१९. 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक बी -२/ एमएच -२४८३/ १०२० / सन २०१ ९.- श्री. पुष्कर हेमांद्री 
जोशी, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
धडगाव - अक्राणी, जिल्हा नंदुरबार यांना दिनांक ८ एप्रिल २०१९ ते 
दिनांक १० एप्रिल २०१९ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांच्या परिवर्तित 
रजेस व मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीस याद्वारे कार्योत्तर मंजुरी 
देण्यात येत आहे. 


क्रमांक बी -२/ एमएच -२५ ९ ५/ १११८ / सन २०१ ९.- श्रीमती ज्योतीमाला 
चंद्रशेखर गुप्ता , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, नंदुरबार यांना दिनांक २ मे २०१९ ते 
दिनांक ४ मे २०१९ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा , तसेच 
उपरोक्त कालावधीत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीस याद्वारे कार्योत्तर 
मंजुरी देण्यात येत आहे. 


. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . पुष्कर हेमांद्री जोशी यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धडगाव 
अक्राणी, जिल्हा नंदुरबार या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धडगाव - अक्राणी, जिल्हा नंदुरबार या 
पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती ज्योतीमाला चंद्रशेखर गुप्ता यांना 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, नंदुरबार या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नंदुरबार या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


, 


श्री . पुष्कर हेमांद्री जोशी, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धडगाव- अक्राणी, जिल्हा नंदुरबार यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . 
ए. आर. शेंडगे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, शहादा, जिल्हा नंदुरबार यांनी सांभाळला होता . 


श्रीमती ज्योतीमाला चंद्रशेखर गुप्ता, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नंदुरबार यांचे वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती धनश्री 
आर. भंडारी , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग, नंदुरबार यांनी सांभाळला होता . 


, 


- 


श्री . पुष्कर हेमांद्री जोशी, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धडगाव- अक्राणी, जिल्हा नंदुरबार यांनी 
रजेवरून परत आल्यानंतर ते कामावर रुजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे 
वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र दिनांक ११ एप्रिल २०१८ रोजी 
सादर केले आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती ज्योतीमाला चंद्रशेखर 
गुप्ता, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, नंदुरबार ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेल्या नसत्या तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नंदुरबार या पदी स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिल्या असत्या . 


, 


. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पुष्कर हेमांद्री जोशी, 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धडगाव 
अक्राणी, जिल्हा नंदुरबार हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित 


नंदुरबार , ७ 


मे 


२०१९ . 


, 


३६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १९ - २५ , २०१९ / भाद्र २८ ते आश्विन ३, शके १९ ४१ 


, 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ (१) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे 
नियम १० अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे 
जाहीर करीत आहे . 


क्रमांक बी -२/ एमएच -२१८३/ ११४४ / सन २०१९.- श्री . आनंद 
देवीदासराव करभाजन , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा, जिल्हा नंदुरबार यांना दिनांक 
१४ व १५ २०१ ९ पावेतो अशी एकूण २ दिवसांची अर्जित रजा व 
दिनांक १३ मे २०१९ कार्यालयीन वेळेनंतरपासून दिनांक १६ मे २०१ ९ 
कार्यालय वेळेपूर्वीपावेतोची मुख्यालय सोडण्याची परवानगी याद्वारे मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


मे 


संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके/ एनएसके/ एचएसजी/(टीसी)/ ६००१ / 
सन २०१ ९ , दिनांक ४ मे २०१९ असा आहे . 


नाशिक , 


४ 


मे 


२०१९ . 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . आनंद देवीदासराव करभाजन यांना 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, 
अक्कलकुवा, जिल्हा नंदुरबार या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . 
तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा , जिल्हा नंदुरबार या पदी 
पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे . 


. 


श्री . आनंद देवीदासराव करभाजन , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा, जिल्हा नंदुरबार 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . ए . आर . शेंडगे, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे. 


क्रमांक वि- q/ एनएसके/ एनएसके / एचएसजी/( टीसी)/ ३७४२ / सन 
२०१ ९.- श्री . नितीन कांतीलाल पवार मुख्यप्रवर्तक बालाजी विहार 
बी -१ को - ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड , अशोक स्तंभ , 
नाशिक , तालुका जिल्हा नाशिक ही संस्था मौजे नाशिक शिवारातील 
सर्व्हे नंबर सीटीएस नंबर ६२१७-६२२६, फायनल प्लॉट नंबर 
११९/ १, ११ ९/ २ टी . पी . एस . आय ., प्लॉट नंबर १ व २ यांसी 
एकूण क्षेत्र ३९७७.९९ चौ . मी . पैकी क्षेत्र ८१३.५१ चौ . मी . या 
मिळकतींवरील इमारतीसाठीच्या सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १० अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत 
आहे. 


९ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आनंद देवीदासराव 
करभाजन , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, अक्कलकुवा, जिल्हा नंदुरबार हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
परिवर्तित रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा, जिल्हा नंदुरबार या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके/ एचएसजी/( टीसी) / ६००१/ 
सन २०१ ९ , दिनांक 

२०१९ असा आहे. 


६ 


मे 


नाशिक , ६ मे २०१९ . 


आदेश 


राजेश एस . गुप्ता, 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नंदुरबार . 


नंदुरबार , १४ मे २०१९. 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


क्रमांक वि -१ / एनएसके / एनएसके/ एचएसजी/(टीसी)/ ६००३/ ३७४५/ 
सन २०१९.- श्री . संजय शंकरराव सोनवणे मुख्यप्रवर्तक ॲटलांटिस 
को - ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड , अमृतधाम , पंचवटी , 
नाशिक ही संस्था नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके / एचएसजी/ 
( टीसी)/ ६००३/ सन २०१ ९, दिनांक ६ मे २०१९ अन्वये मौजे नाशिक 
शिवारातील सर्व्हे २६१/ ४ + २२६१/ ५ मधील एकूण क्षेत्र ४३३१.०० 
चौ . मी . या मिळकतींवरील इमारतीसाठीच्या सभासदांसाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १० 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत 
आहे. 


आदेश 


क्रमांक वि -१ / एनएसके / एनएसके / एचएसजी/( टीसी)/ ३७२१ / सन 
२०१९.- श्री . प्रशांत राजाराम चिखलीकर मुख्यप्रवर्तक नियोजित 
धर्मशक्ती रेसिडेन्सी को - ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड , 
दिंडोरी रोड , म्हसरूळ, तालुका-जिल्हा नाशिक ही संस्था मौजे 
म्हसरूळ शिवारातील सर्व्हे नंबर २६७५ - अ/१ , प्लॉट नंबर १ यांसी 
क्षेत्र ८७०.०० चौ . मी . या मिळकतींवरील इमारतीसाठीच्या सभासदांसाठी 


१ 


नाशिक , ६ मे २०१९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १९ - २५, २०१ ९ / भाद्र २८ ते आश्विन ३, शके १ ९ ४१ ३७ 


आदेश 


५ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . अलोक अशोक पांडे, 
वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ५ 
वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, 
धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


. 


. 


क्रमांक वि -१/ एनएसके / एनएसके / एचएसजी/( टीसी)/ ३८४४/ सन 
२०१९.- श्री . शैलेश वाल्मीक दौंड मुख्यप्रवर्तक नियोजित पारिजात 
को - ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड , जय अंबेनगर , 
के . के . वाघ कॉलेजमागे , पंचवटी, नाशिक , तालुका-जिल्हा नाशिक 
ही संस्था मौजे पंचवटी शिवारातील २७९/ १ /८ + ९ +३ मधील प्लॉट 
नंबर ४४ यांसी क्षेत्र ९ ३६.०३ चौ. मी . या मिळकतींवरील इमारतीसाठीच्या 
सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम 
९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण 
संस्था व उपवर्गीकरण भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात 
आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे. 


धुळे , ७ 


मे 


२०१९ . 


आदेश 


मे 


संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके/ एनएसके / एचएसजी/(टीसी)/ ६००४ / 
सन २०१ ९, दिनांक १० मे २०१ ९ असा आहे . 


, 


क्रमांक बी -२/ २२१० / सन २०१ ९.- डॉ . सृष्टी निळकंठ, जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांना दिनांक १६ 
२०१९ व दिनांक १७ मे २०१ ९ पावेतो अशी एकूण २ दिवसांच्या अर्जित 
रजा, तसेच दिनांक १८ मे २०१९ ( बुद्ध पौर्णिमा), दिनांक १९ मे २०१ ९ 
( रविवार ) रोजीच्या सुट्ट्यांना जोडून कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत 


डॉ . प्रिया दळणर , 

उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नाशिक तालुका , 

नाशिक . 


आहे . 


नाशिक , १० मे २०१९ . 


रजेवरून परत आल्यावर डॉ. सृष्टी निळकंठ यांना जिल्हा न्यायाधीश 
१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत 
आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


५ 


वे 


डॉ . सृष्टी निळकंठ , जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . ए. डी . क्षीरसागर , जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे. 


क्रमांक बी -२/ २११०/ सन २०१ ९.- श्री . अलोक अशोक पांडे, 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
धुळे यांना दिनांक ३० एप्रिल २०१९ ते दिनांक ४ मे २०१९ पावेतो अशी 
एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . अलोक अशोक पांडे यांना 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


५ 


वे 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , डॉ . सृष्टी निळकंठ, जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे ह्या वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिल्या असत्या . 


श्री . अलोक अशोक पांडे, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिनांक ३० एप्रिल २०१ ९ ते दिनांक 
३ मे २०१९ पावेतोचा श्रीमती एस. एन. गंगवाल - शहा, ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचेकडे 
व दिनांक ४ मे २०१ ९ रोजीचा कार्यभार श्री . एम . एम . निकम , ६ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला 
होता . 


मंगला ज . धोटे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

धुळे . 


. 


धुळे , १७ मे २०१ ९. 


३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १ ९ - २५ , २०१९ / भाद्र २८ ते आश्विन ३ , शके १ ९ ४१ 


आदेश 


वाचा. 


१. शासन निर्णय क्रमांक एचसीटी-२००३/( १३८ )/का.तीन , 

मंत्रालय , मुंबई-३२, दिनांक २३ जुलै २००४ . 
२. शासन निर्णय क्रमांक एचसीटी/ २०० ९ /प्र . क्र . १४१ / 

का - तीन , मंत्रालय, मुंबई-३२ , दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१० . 


क्रमांक आस्था/ रजा/ ४४१४/ सन २०१९.- श्री . प्रसाद प्र. कुलकर्णी, 
सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , नाशिक यांना दिनांक २७ मे 
२०१ ९ ते दिनांक २९ 

२०१९ पावेतो 

एकूण ३ (तीन ) दिवसांची अर्जित 
रजा दिनांक २४ २०१ ९ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 

३० 
२०१ ९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडणेचे परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे. 


मे 


मे 


मे 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ रजा/ ४५०२/ सन २०१९.- श्री . एस. सी . खटी, 
जिल्हा न्यायाधीश-१ आणि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नाशिक यांना 
संदर्भिय शासन निर्णयामध्ये नमूद केल्यानुसार (३०) दिवसांची अर्जित 
रजा फक्त रजा रोखीकरणाकरिता २०१८-२०१९ व २०१९ -२०२० या 
गटवर्षाकरिता प्रत्यक्षात अर्जित रजेच्या सुविधेचा लाभ न देता मंजूर 
करण्यात येत आहे. 


. 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री. प्रसाद प्र. कुलकर्णी, सचिव, जिल्हा 
विधी सेवा प्राधिकरण , नाशिक हे दिनांक २७ मे २०१ ९ ते दिनांक २९ मे 
२०१९ या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते सचिव , जिल्हा विधी 
सेवा प्राधिकरण, नाशिक या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते. [ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९ ८१ मधील 
नियम ३ ९ ( २ ) टीप-२ अन्वये]. 

श्री . प्रसाद प्र . कुलकर्णी, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , 
नाशिक यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एस . व्ही . जाधव , २ रे सहदिवाणी 
न्यायधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांचेकडे 
ठेवण्यात आला होता . 


सदर आदेशाची नोंद श्री . एस . सी . खटी, जिल्हा न्यायाधीश -१ 
आणि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नाशिक यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात 
यावी. 


नाशिक , २७ मे २०१९ . 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


आदेश 


नाशिक , 


२४ 


मे 


२०१९ . 


आदेश 


१ 


मे 


क्रमांक आस्था/ रजा/ ४५६ ९/ सन २०१९.- श्री . आर. जी . वाघमारे , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, निफाड यांना दिनांक 

२०१९ ते दिनांक ४ मे २०१९ पावेतो एकूण ४ ( चार) दिवसांची 
वाढीव परिवर्तित रजा दिनांक २२ एप्रिल २०१९ ते दिनांक ३० एप्रिल 
२०१९ चे परिवर्तित रजेस व पुढे दिनांक ५ मे २०१९ रविवारचे सुट्टीस 
जोडून मुख्यालय सोडणेचे परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत 


, 


आहे . 


क्रमांक आस्था / रजा/ ४४१६/ सन २०१९.- श्री . टी . एन . काद्री, 
१२ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, नाशिक यांना दिनांक ४ जून २०१९ ते दिनांक ७ जून २०१९ 
पावेतो एकूण ४ ( चार) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ३ जून २०१९ चे 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १० जून २०१९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 
मुख्यालय सोडणेचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . टी . एन . काद्री, १२ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नाशिक हे 
दिनांक ४ जून २०१९ ते दिनांक ७ जून २०१९ या कालावधीत रजेवर 
गेले नसते तर ते १२ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नाशिक या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिले असते . [ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ 
मधील नियम ३९ ( २) टीप-२ अन्वये ]. 

श्री . टी . एन. काद्री, १२ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नाशिक यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 
श्रीमती ए. एम . शहा, ११ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नाशिक यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . जी . वाघमारे , जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, निफाड हे दिनांक २२ एप्रिल 
२०१ ९ ते दिनांक ४ मे २०१ ९ या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, निफाड या पदावर 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. [ महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( वेतन) नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ ( २) टीप-२ अन्वये ]. 


१ 


श्री . आर. जी . वाघमारे , जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, निफाड यांचे न्यायालयाचा दिनांक १ मे २०१९ ते दिनांक ४ मे 
२०१९ पावेतोचा आपले न्यायालयाचा प्रशासकीय कामाचा कार्यभार 
श्री . एस . टी . डोके , जिल्हा न्यायाधीश -२ व सहायक सत्र न्यायाधीश , 
निफाड यांचेकडे व न्यायालयीन कामकाजाचा कार्यभार श्री . एस . टी. 
पाण्डेय , जिल्हा न्यायाधीश -७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नाशिक 
यांचेकडेस ठेवण्यात येत आहे . 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


नाशिक , 


२४ 


मे 


२०१ ९ . 


नाशिक , २९ मे २०१ ९. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १ ९ - २५ , २०१९ / भाद्र २८ ते आश्विन ३, शके १ ९ ४१ ३९ 


आदेश 


श्री . एस. व्ही . जाधव , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नाशिक यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


क्रमांक आस्था/ रजा/ ४५७० / सन २०१ ९.- श्री . आर. एच. मोहंमद , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मालेगाव यांना दिनांक 
४ जून २०१९ ते दिनांक ७ जून २०१९ पावेतो एकूण ४ ( चार) दिवसांची 
अर्जित रजा दिनांक ३ जून २०१९ चे कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
१० जून २०१९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो (दिनांक ८ जून २०१९ व 
९ जून २०१९ चे शनिवार व रविवारचे सुट्टीस जोडून ) मुख्यालय सोडणेचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 


रविंद्र म. जोशी, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नाशिक . 


नाशिक , २ ९ मे २०१९ . 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . एच . मोहंमद , जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मालेगाव हे दिनांक ४ जून 
२०१९ ते दिनांक ७ जून २०१९ या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मालेगाव या पदावर 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. [महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( वेतन) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३९ ( २) टीप -२ अन्वये]. 


मे 


मे 


क्रमांक आस्था/ रजा / ४२५ ९ / सन २०१ ९.- श्री . एस . के . ढेकळे, 
९ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, नाशिक यांना दिनांक १५ २०१९ ते १७ २०१ ९ 
पावेतो एकूण ३ ( तीन) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १४ २०१ ९ 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २० मे २०१९ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 
मुख्यालय सोडणेचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 


मे 


श्री . आर. एच. मोहंमद , जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, मालेगाव यांचे न्यायालयाचा कार्यभार एस . सी . सिरसाट , 
तदर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मालेगाव यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे . 


चे 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


नाशिक , २९ मे २०१ ९ . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . के . ढेकळे, ९ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नाशिक हे 
दिनांक 

१५ मे २०१९ ते दिनांक १७ मे २०१९ या कालावधीत रजेवर 
गेले नसते तर ते ९ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नाशिक या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिले असते. [ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ 
मधील नियम ३ ९ ( २) टीप -२ अन्वये ]. 


आदेश 


९ 


क्रमांक आस्था / रजा/ ४५९ ६/ सन २०१९.- श्रीमती व्ही. एल . भोसले , 
३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , नाशिक यांना दिनांक २९ मे २०१९ ते दिनांक ३१ मे 
२०१९ पावेतो एकूण ३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात 
येत आहे. 


, 


श्री . एस . के . ढेकळे , वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नाशिक यांचेन्यायालयाचा कार्यभार 
श्री . एच. यू . जोशी, १० वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नाशिक यांचेकडे ठेवण्यात येत असून 

२०१ ९ 

रोजीचे रिमांडचे कर्तव्याचा कार्यभार श्री . टी . एन . 
काद्री, १२ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, नाशिक यांचेकडेस ठेवण्यात येत आहे. 


. 


दिनांक १८ 


मे 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती व्ही . एल . भोसले , ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नाशिक 
ह्या दिनांक २९ मे २०१ ९ ते दिनांक ३१ मे २०१ ९ या कालावधीत रजेवर 
गेल्या नसत्या तर त्या रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नाशिक या पदावर स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिल्या असत्या . [ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , 
१ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २) टीप -२ अन्वये]. 


३ 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


स्वप्निल चं . खटी , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

नाशिक . 


नाशिक , १५ एप्रिल २०१९ . 


श्रीमती व्ही . एल . भोसले , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर 
व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नाशिक यांचेन्यायालयाचा कार्यभार 


४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १ ९ - २५ , २०१९ / भाद्र २८ ते आश्विन ३, शके १ ९ ४१ 


, 


- 


प्रभारीजिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


श्रीमती एम. आर. धानोरकर , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, नाशिक यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 
श्रीमती एस . के. दुगांवकर , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, नाशिक यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


आदेश 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


क्रमांक आस्था / रजा/ ४१४०/ सन २०१ ९.- श्रीमती पी . व्ही . हिंगणे, 
८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, नाशिक यांना दिनांक ७ मे २०१ ९ ते दिनांक ९ मे 
२०१९ पावेतो एकूण ३ ( तीन) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात 


यु. एम. नंदेश्वर , 
प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 

नाशिक . 


येत आहे. 


नाशिक , २२ मे २०१९ . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती पी . व्ही. हिंगणे , ८ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नाशिक 
ह्या दिनांक ७ मे २०१९ ते दिनांक ९ मे २०१९ या कालावधीत रजेवर 
गेल्या नसत्या , तर त्या ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नाशिक या पदावर स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिल्या असत्या . [ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , 
१ ९ ८१ मधील नियम ३९ ( २) टीप -२ अन्वये ]. 


जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


سه 


श्रीमती पी . व्ही . हिंगणे , ८ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नाशिक यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 
श्री . एस . के . ढेकळे , ९ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व 
अतिरिक्त 

मुख्य 

न्यायदंडाधिकारी , नाशिक यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


क्रमांक आस्था/ रजा/ ४३७० / सन २०१ ९.- श्रीमती एस. के . दुगांवकर , 
रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग, नाशिक यांना दिनांक १३ मे २०१९ ते दिनांक १५ मे २०१९ पावेतो 
एकूण ३ ( तीन) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येत आहे. 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


नाशिक , 


& 


मे 


२०१९ . 


मे 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस. के . दुगांवकर , ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नाशिक ह्या 
दिनांक 

१३ मे २०१ ९ ते दिनांक 

१५ 

२०१ ९ या कालावधीत रजेवर 
गेल्या नसत्या तर त्या ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, नाशिक या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिल्या असत्या . [ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ 
मधील नियम ३९ ( २) टीप -२ अन्वये ]. 


आदेश 


ते दिनांक १० 


२०१९ पावेतो 


क्रमांक आस्था/ रजा/ ४११७/ सन २०१९.- श्रीमती एम. आर. धानोरकर , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग , नाशिक यांना दिनांक ७ मे 

२०१ ९ 

मे 
एकूण ४ ( चार ) दिवसांची अर्जित रजा पुढे दिनांक ११ मे २०१९ ( दुसरा 
शनिवार ) व दिनांक १५ मे २०१९ (रविवार ) चे सुट्टीस जोडून मंजूर 
करण्यात येत आहे. 


श्रीमती एस . के . दुगांवकर , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नाशिक यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 
श्रीमती एम . आर. धानोरकर , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नाशिक यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एम . आर . धानोरकर , २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
नाशिक ह्या दिनांक ७ मे २०१९ ते दिनांक १० मे २०१ ९ या कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या , तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, नाशिक या पदावर स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिल्या असत्या . [ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , 
१ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २) टीप -२ अन्वये ]. 


स्वप्निल चं . खटी , 

जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नाशिक. 


नाशिक , २२ मे २०१९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १९ - २५ , २०१९ / भाद्र २८ ते आश्विन ३ , शके १ ९४१ ४१ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


१ ९ ६० चे कलम १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था 
असून उपवर्गीकरण भाडेकरू मालकी गृहनिर्माण संस्था असे 
करण्यात येत आहे. 


आदेश 


संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसजीए/ एचएसजी/टीओ/ ४७७८ / 
सन २०१९ , दिनांक २१ मे २०१९ असा आहे. 


क्रमांक सनिश्री/ वि -२ / डॉ.बापूसाहेब तरटे बहुउद्देशीय/ संस्था नोंदणी/ 
जाहीरनामा / १५४७/ २०१९.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , श्रीगोंदा , 
तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर हे जाहीर करतात की , 
डॉ. बापूसाहेब तरटे बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, श्रीगोंदा, 
तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा अधिनियम , १ ९६१ चे नियम २४ अन्वये नोंदविण्यात आली 
असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६० चे कलम १० ( १) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण व्यापारी 
संस्था असे करण्यात येत आहे. 


रावसाहेब खेडकर, 

सहायक निबंधक, 

सहकारी संस्था , श्रीगोंदा , 
तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर. 


. 


श्रीगोंदा, 


२१ 


मे 


२०१९ . 


संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसजीए / जीएनएल/ सी / १२५५ / 
सन २०१ ९ , दिनांक १३ मे २०१९ असा आहे . 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND 
ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


श्रीगोंदा, 


Order 


१३ 

मे 


२०१ ९ . 


आदेश 


क्रमांक सनिश्री/ वि -२ / आरोही बहुउद्देशीय/ संस्था नोंदणी/ जाहीरनामा / 
१५७२/ २०१९.- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , श्रीगोंदा, तालुका 
श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर हे जाहीर करतात की , आरोही 
बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित , पिसोरेखांड, तालुका श्रीगोंदा, 
जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१ ९ ६० चे कलम ९ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , 
१९ ६१ चे नियम २४ अन्वये नोंदविण्यात आली असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९ ६० चे कलम १० ( १) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण व्यापारी संस्था 
असे करण्यात येत आहे . 


No. EST/3499/2019.- Earned leave for four (4 ) 
days from 4th June 2019 to 7th June 2019 
suffixing holidays falling on 8th June 2019 and 
9th June 2019 with permission to leave 
headquarters with effect from 3rd June 2019 
after office hours to 10th June 2019 before office 
hours is hereby granted to Shri. J. J. Inamdar, 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Malegaon . 


संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसजीए/ जीएनएल / सी / १२५६/ 
सन २०१९ , दिनांक २१ मे २०१९ असा आहे. 


श्रीगोंदा , 


Certified that Shri. J. J. Inamdar would have 
continued to officiate in the post of 3rd Joint 
Civil Judge, Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class, Malegaon if he had not 
proceeded on leave for the period from 4th June 
2019 to 7th June 2019 (Note 2 below Rule 39 
( 2 ) Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 
1981 ) . 

Charge during the absence of Shri. J. J. 
Inamdar, 3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , Malegaon is 
kept with Smt. J. D. Hushangabade , 2nd Joint 
Civil Judge, Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Malegaon . 


२१ 


मे 


२०१९ . 


आदेश 


, 


क्रमांक सनिश्री/ वि -२/ आकाशगंगा फेज -२ सी विंग गृहनिर्माण / 
संस्था नोंदणी/ जाहीरनामा/ १५९ २/ २०१९.- सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था, श्रीगोंदा, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर हे जाहीर 
करतात की , आकाशगंगा फेज-२ मधील विंग सी गृहनिर्माण 
सहकारी संस्था मर्यादित , श्रीगोंदा, तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

१ ९ ६० 
( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९६१ चे नियम २४ 
अन्वये नोंदविण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 


S. C. KHATI, 
District Judge- 1 and 
AdditionalSessions Judge, 

Nashik. 


चे कलम ९ 


Nashik, 6th June 2019 . 


४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १९ - २५ , २०१९ / भाद्र २८ ते आश्विन ३, शके १९ ४१ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


अंतिम आदेश 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १९/ सन २०१९.- श्री . बी . बी . तोष्णीवाल , 
तदर्थजिल्हा न्यायाधीश-१ व सहायक सत्र न्यायाधीश, श्रीरामपूर यांची 
दिनांक २४ जून २०१९ ते दिनांक २७ जून २०१ ९ रोजीची एकूण 
४ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मुख्यालय सोडण्याची परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे. 


क्रमांक आस्था/ कलम १०२/ अवसायन/ अंतिम आदेश / ३४ / सन 
२०१ ९.- मी , रा . मा . जोगदंड , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 
बोदवड , तालुका बोदवड , जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२ ( १) ( क ) ( दोन) ( चार ) अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून गंगाई कृषी औद्योगिक 
उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , आमदगाव , तालुका बोदवड , 
जिल्हा जळगाव या संस्थेचा व्यवहार गुंडाळण्यासाठी अंतिम आदेश 
पारित करीत आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १०३ (१) अन्वये श्री . आर. आर . पाटील , सहकार अधिकारी , 
श्रेणी-२ अधीन सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , बोदवड , तालुका 
बोदवड , जिल्हा जळगाव यांची गंगाई कृषी औद्योगिक उत्पादक सहकारी 
संस्था मर्यादित , आमदगाव , तालुका बोदवड , जिल्हा जळगाव या 
संस्थेवर अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . बी . बी . तोष्णीवाल यांना तदर्थजिल्हा 
न्यायाधीश -१ व सहायक सत्र न्यायाधीश, श्रीरामपूर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व सहायक सत्र न्यायाधीश , श्रीरामपूर या पदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे. 


, 


सदरचा आदेश आज दिनांक २ फेब्रुवारी २०१९ रोजी माझ्या सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 


बोदवड, २ फेब्रुवारी २०१९ . 


श्री . बी . बी . तोष्णीवाल , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश, श्रीरामपूर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . एम . एन . सलीम , जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, श्रीरामपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . बी . बी . तोष्णीवाल, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश, श्रीरामपूर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते , तर ते तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ व सहायक सत्र न्यायाधीश, 
श्रीरामपूर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

कमलाकर अ. कोटेकर , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

अहमदनगर . 


आदेश 


अहमदनगर , १३ जून २०१९ . 


क्रमांक आस्था / गंगाई कृ.औद्यो.संस्था नोंदणी रद्द/ क. १०८/ सन 
२०१९.- मी , रा . मा . जोगदंड, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, 
बोदवड , तालुका बोदवड , जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १० ९ मधील तरतुदीनुसार गंगाई कृषी 
औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , आमदगाव , तालुका 
बोदवड , जिल्हा जळगाव या अवसायनातील संस्थेचे कामकाज पूर्ण 
झाल्याने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ 
अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत 
आहे. हा आदेश पारित झाल्याचे तारखेपासून संस्था नोंदणी रद्द झाली 
असे समजण्यात यावे. 


जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


सदर आदेश माझ्या सही-शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह आज 
दिनांक 

३० मार्च २०१९ 

रोजी दिला असे . 


रा . मा . जोगदंड , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , बोदवड , 
तालुका बोदवड , जिल्हा जळगाव. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ३० / सन २०१९.- श्रीमती के . पी . राठौर , ५ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांची दिनांक १२ जून 
२०१९ रोजीची एक दिवसाची मंजूर करण्यात आलेली किरकोळ रजा 
याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे. त्याऐवजी त्यांची दिनांक १२ जून २०१९ 
ते दिनांक १४ जून २०१ ९ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 


बोदवड , 


३० मार्च 

२०१ ९ . 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती के . पी . राठौर यांना ५ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ५ वे सहदिवाणी 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १९ - २५, २०१ ९ / भाद्र २८ ते आश्विन ३, शके १ ९ ४१ ४३ 


आदेश 


न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


६ 


श्रीमती के . पी . राठौर , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचेपदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती व्ही . पी . पाटील , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ३१ / सन २०१९.- श्री . जी . व्ही . देशपांडे , 
६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
१७ जून २०१९ ते दिनांक १९ जून २०१ ९ रोजीची एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक 
१५ जून २०१९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २० जून २०१ ९ 
रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 
येत आहे. 


श्रीमती के . पी . राठौर , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या, तर त्या ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


अहमदनगर , १३ जून २०१९ . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . जी . व्ही . देशपांडे यांना ६ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ६ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ६२/ सन २०१ ९.- श्री . पी . डी . कोळेकर , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , संगमनेर यांची दिनांक १० जून 
२०१९ रोजीची एक दिवसाची मंजूर करण्यात आलेली किरकोळ रजा 
याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे. त्याऐवजी त्यांची दिनांक १० जून २०१९ 
ते दिनांक १२ जून २०१९ रोजीची एकूण ३ दिवसांची वैद्यकीय रजा 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 


श्री . जी . व्ही . देशपांडे , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती एम . बी. आत्तार , ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


- 


३ 


श्री . जी . व्ही . देशपांडे, ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते , तर ते ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


. 


, 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . पी . डी . कोळेकर यांना सहदिवाणी 


श्रीराम राजेसाहेब जगताप , 


न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, संगमनेर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, संगमनेर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


जिल्हा न्यायाधीश-१ व 


अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर . 


अहमदनगर , १५ जून २०१९ . 


श्री . पी . डी . कोळेकर , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, संगमनेर 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्रीमती एस . सी . निर्मळे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


स्तर , संगमनेर 


श्री . पी. डी . कोळेकर , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदी स्थानापन्न 


म्हणून काम करीत राहिले असते . 


क्रमांक एएनआर / आरएचआय / जीएनएल / ४०७२/ १ ९ ० / सन 
२०१९.- मी , गो . मो . नांगरे , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 
राहुरी, तालुका राहुरी, जिल्हा अहमदनगर याद्वारे जाहीर करतो 
की , माऊली बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित , ब्राह्मणी, 
तालुका राहुरी, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र सहकारी संस्था 


अहमदनगर , १३ जून २०१९ . 


४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १९ - २५ , २०१ ९ / भाद्र २८ ते आश्विन ३, शके १९ ४१ 


नियम क्रमांक २४ चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. 
तिचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ आरएचआय/ जीएनएल/ ४०७२ / सन २०१ ९ 


Order 


असा आहे. 


उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० (१) अन्वये या संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था 
311 . 


TT . H. FIT , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , राहुरी , 

जिल्हा जळगाव . 


राहुरी , ३० एप्रिल २०१ ९. 


No. EST/ 3683/ 2019.- Earned leave for four (4 ) 
days from 12th June 2019 to 15th June 2019 
suffixing Sunday falling on 16th June 2019 is 
hereby granted to Shri . S. R. Nikam , 4th Joint 
Civil Judge, Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik . 

Certified that Shri . S. R. Nikam would have 
continued to officiate in the post of 4th Joint Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class, Nashik if he had not proceeded on 
leave for the period from 12th June 2019 to 15th 
June 2019 (Note 2 below Rule 39 ( 2 ) 
Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981). 

Charge during the absence of Shri. S. R. 
Nikam , 4th Joint Civil Judge, Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Nashik is kept 
with Shri. A. S. Deshmukh , 5th Joint Civil Judge , 
Junior Division and Judicial Magistrate , First 
Class , Nashik 

S. C. KHATI, 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 

Nashik 
Nashik , 14th June 2019 . 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND 
ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST / 3668 /2019.- Earned leave for three 
( 3) days from 13th June 2019 to 15th June 2019 
Sunday falling on 16th June 2019 with 
permission to leave headquarter with effect from 
12th June 2019 after office hours to 17th June 
2019 before office hours is hereby granted to 
Shri. N. N. Chintamani, Civil Judge , Junior 
Division and Judicial Magistrate , First Class , 
Yeola . 

Charge during the absence of Shri . N. N. 
Chintamani, Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Yeola is kept 
with Shri. A. P. Khollam , Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial Magistrate , First Class , 
Yeola . 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND 

SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST /3618 /2019.- In view of Hon ble High 
Court letter referred above , the Principal District 
and Sessions Judge , Nashik is pleased to pass 
the following order. 


Certified that Shri. N. N. Chintamani would 
have continued to officiate in the post of Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Yeola if he had not proceeded on 
leave for the period from 13th June 2019 to 15th 
June 2019 (Note 2 below Rule 39 ( 2 ) 
Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981). 
Nashik , 13th June 2019 . 


Shri . Rajendra Dinkar Gangurde, Supritendent, 
District and Sessions Court , Nashik is hereby 
promoted and appointed as Registrar, Family 
Court, Nashik with effect from 14th June 2019 . 


Nashik , 13th June 2019 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १ ९ - २५, २०१ ९ / भाद्र २८ ते आश्विन ३, शके १ ९ ४१ ४५ 


Order 


Certified that Smt. M. D. Kamble would have 


No. EST/ 3669/ 2019.- Earned leave for three 


( 3 ) days from 13th June 2019 to 15th June 2019 
suffixing holiday falling on 16th June 2019 with 
permission to leave headquarter with effect from 
12th June 2019 after office hours to 17th June 


continued to officiate in the post of 2nd Joint 
Civil Judge , Senior Division , Malegaon if she had 
not proceeded on leave for the period from 13th 
June 2019 to 15th June 2019 (Note 2 below 
Rule 39 ( 2 ) Maharashtra Civil Services (Pay ) 
Rules , 1981). 


2019 before office hours is hereby granted to 


Nashik , 14th June 2019 . 


Shri . S. B. Kale , Joint Civil Judge , Senior 
Division , Niphad . 


Order 


Charge during the absence of Shri . S. B. 
Kale , Joint Civil Judge , Senior Division , Niphad is 
kept with Shri. S. W. Ugale , 2nd Joint Civil 
Judge , Senior Division , Niphad . 


No. EST / 3727 / 2019.- Commuted leave for five 


Certified that Shri. S. B. Kale would have 


continued to officiate in the post of Joint Civil 
Judge , Senior Division , Niphad if he had not 
proceeded on leave for the period from 13th 
June 2019 to 15th June 2019 (Note 2 below 
Rule 39 ( 2 ) Maharashtra Civil Services (Pay ) 


(5 ) days from 2nd June 2019 to 7th June 2019 
prefixing Sunday falling on 2nd June 2019 and 
suffixing holidays falling on 8th June 2019 and 
9th June 2019 is hereby granted as an ex -post 
facto sanction to Smt. B. S. Mahajan , Distirct 
Jdge - 2 and Additional Sessions Judge , 
Malegaon . 


Rules, 1981) . 


Nashik , 13th June 2019 . 


Charge during the absence of Smt. B. S. 
Mahajan , Distirct Jdge - 2 and Additional Sessions 
Judge , Malegaon is kept with Shri. A. S. Gandhi, 
Distirct Judge- 3 and Additional Sessions Judge , 
Malegaon . 


Order 


No. EST / 3697 / 2019.- Earned leave for three 


( 3) days from 13th June 2019 to 15th June 2019 
suffixing Sunday falling on 16th June 2019 with 
permission to leave headquarter with effect from 
12th June 2019 after office hours to 17th June 


Certified that Smt. B. S. Mahajan would have 
continued to officiate in the post of Distirct Jdge 
2 and Additional Sessions Judge , Malegaon if he 
had not proceeded on leave for the period from 
3rd June 2019 to 7th June 2019 (Note 2 below 
Rule 39 ( 2 ) Maharashtra Civil Services (Pay ) 
Rules , 1981) . 


2019 before office hours is hereby granted to 
Smt. M. D. Kamble , 2nd Joint Civil Judge , Senior 
Division , Malegaon . 


RAVINDRA M. JOSHI, 


1 


Principal District and 


Sessions Judge , Nashik . 


Charge during the absence of Smt. M. D. 
Kamble , 2nd Joint Civil Judge, Senior Division , 
Malegaon is kept with Shri . Y. P. Pujari , 4th Joint 
Civil Judge , Senior Division , Malegaon . 


Nashik , 14th June 2019 . 


४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १९ - २५ , २०१९ / भाद्र २८ ते आश्विन ३, शके १९ ४१ 


, 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


तालुका-जिल्हा नाशिक या मिळकतीवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण इतर संस्था असे 
करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे . 


संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके/ एनएसके / जीएनएल / एस / ४ ९ ६० / 
सन २०१९ , दिनांक ६ जून २०१ ९ असा आहे . 


- 


नाशिक , ६ जून २०१ ९ . 


क्रमांक वि -१/ एनएसके / एनएसके / एचएसजी/(टीसी)/ ६००६/ ४५५ ९/ 
सन २०१ ९.- श्री . सचिन वामनराव नाळेगावकर मुख्यप्रवर्तक नियोजित 
ओम श्रीनंद को - ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड , 
उत्तरानगर , तपोवनरोड , द्वारका, नाशिक ही संस्था मौजे नाशिक 
शिवारातील सर्व्हे नंबर ८३८ / ३ + ८३८/ ५ + ८३८ / ६ मधील प्लॉट नंबर 
१० यांसी क्षेत्र २७४.१२ चौ . मी . व ११ यांसी क्षेत्र २८५.३० 
चौ . मी . या प्लॉट मिळकतीसाठीच्या सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत 
आहे. 


आदेश 


संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके/ एनएसके / एचएसजी/(टीसी)/ ६००६/ 
सन २०१ ९, दिनांक २८ मे २०१९ असा आहे . 


क्रमांक वि -५/ एनएसके / एनएसके / जीएनएल/(एस)/ ५ ९ २४/ ५७३६/ सन 
२०१९.- जय बजरंग वडार समाज बहुउद्देशीय सेवा सहकारी 
संस्था मर्यादित , ही संस्था मुक्काम पोस्ट बजरंगवाडी, विल्होळी, 
तालुका -जिल्हा नाशिक या मिळकतीवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १० अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण इतर संस्था असे 
करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत आहे . 


. 


नाशिक , २८ 


मे 


२०१९ . 


आदेश 


संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके/ एनएसके / जीएनएल / एस / ५७३६ / 
सन २०१९, दिनांक १७ जून २०१९ असा आहे . 

डॉ . प्रिया दळणर , 

उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नाशिक तालुका , 

नाशिक . 


नाशिक , १७ जून २०१९ . 


. 


क्रमांक वि -१ / एनएसके / एनएसके / एचएसजी/( टीसी)/ ६००८/ ४ ९ ५५/ 
सन २०१९.- श्री . शेख ए. रशीद मुख्यप्रवर्तक तनिष्क पार्क को 
ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड , जेल रोड , नाशिक 
रोड , नाशिक ही संस्था मौजे देवळाली शिवारातील सर्व्हे नंबर 
१२९ - अ , १३० - अ/ १, प्लॉट नंबर ३ यांसी क्षेत्र २५० ९.९ २ चौ . मी . 
सर्व्हे नंबर १२९- अ , १३०- अ/ १, प्लॉट नंबर ४ यांसी क्षेत्र २५०८.०० 
चौ . मी . सर्व्हे नंबर १२९ - अ पैकी प्लॉट नंबर ३ क्षेत्र ६२३.०० चौ . मी . , 
स नंबर १२ ९ - अ पैकी प्लॉट नंबर ४, क्षेत्र ६१६.०० चौ . मी . या 
प्लॉट मिळकतीवरील इमारतीसाठीच्या सभासदांसाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चे नियम १० अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था व उपवर्गीकरण भाडेकरू 
सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर करीत 
आहे. 


प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


मे 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/१२१/ सन २०१९.- श्री . एम . ए. पठाण, दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, पारनेर यांची दिनांक 

१६ 

२०१९ ते दिनांक 
१७ मे २०१९ रोजीची एकूण २ दिवसांची वैद्यकीय रजा याद्वारे मंजूर 
करण्यात येत आहे. 


संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके/ एचएसजी/( टीसी)/ ६००८ / 
सन २०१ ९, दिनांक ६ जून २०१९ असा आहे. 


नाशिक , ६ जून २०१९ . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एम . ए. पठाण यांना दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , पारनेर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पारनेर 
या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


आदेश 


क्रमांक वि -५/ एनएसके / एनएसके / जीएनएल/( एस)/ ५९ २३/ ४९ ६०/ सन 
२०१९.- प्रथमेश अटल नाविन्यपूर्ण बहुउद्देशीय सहकारी संस्था 
मर्यादित , ही संस्था गट नंबर १८०, मुक्काम पोस्ट लाखलगाव , 


श्री . एम . ए. पठाण , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, पारनेर यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १९ - २५, २०१ ९ / भाद्र २८ ते आश्विन ३, शके १ ९ ४१ ४७ 


श्रीमती यु. ए . बोराडे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
पारनेर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . पी . व्ही . उन्हाळे यांना १३ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत १३ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


. 


तर 


श्री . एम . ए . पठाण , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पारनेर हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले नसते , 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पारनेर या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 


ते 


हे . सु . सातभाई , 
प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर . 


श्री . पी . व्ही . उन्हाळे , १३ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . डी . आर. दंडे, १० वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


अहमदनगर , १६ 


मे 


२०१ ९ . 


नसते , 


श्री . पी . व्ही . उन्हाळे , १३ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 

१३ 

वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , २३ 

२०१ ९ . 


तर 


ते 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


मे 


आदेश 


आदेश 


मे 


मे 


२०१ ९ रोजीची 


क्रमांक कार्यव्य / रजा / १५१/ सन २०१ ९.- श्री . जी . व्ही . देशपांडे, 
५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांची दिनांक 
२२ २०१९ ते दिनांक २४ 

एकूण 

दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . जी . व्ही . देशपांडे यांना ५ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ५ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १०३ / सन २०१ ९.- श्रीमती के . व्ही . बोरा , 
जिल्हा न्यायाधीश -१० व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांची 
दिनांक २८ मे २०१९ व दिनांक २९ मे २०१९ रोजीची एकूण 
२ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती के . व्ही . बोरा यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-१० व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
जिल्हा न्यायाधीश-१० व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे . 


श्री . जी . व्ही . देशपांडे, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . जी . जी . इटकळकर , ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


, 


श्री . जी . व्ही . देशपांडे, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते, तर ते ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


श्रीमती के . व्ही . बोरा, जिल्हा न्यायाधीश -१० व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती एम . व्ही . देशपांडे, जिल्हा 
न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांच्याकडे व 
दिनांक २९ मे २०१ ९ रोजीचा त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . ए. बी . भिल्लारे , जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


अहमदनगर , २२ मे २०१ ९. 


आदेश 


श्रीमती के . व्ही . बोरा , जिल्हा न्यायाधीश-१० व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेल्या नसत्या, तर त्या जिल्हा न्यायाधीश -१० व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 

कमलाकर अ . कोठेकर, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

अहमदनगर . 


ते दिनांक ३० 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १८ ९/ सन २०१९.- श्री . पी . व्ही . उन्हाळे , 
१३ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
२७ मे २०१ ९ 

२०१९ रोजीची एकूण ४ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक २४ मे 
२०१ ९ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ३१ 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे. 


मे 


मे 


२०१९ रोजी 


अहमदनगर , 

२८ 


मे 


२०१९ . 


४८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १९ - २५ , २०१९ / भाद्र २८ ते आश्विन ३, शके १९ ४१ 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 


Order 


3 


1 
1 


2 


No. EST/3448 /2019.– The Principal District Judge and Sessions Judge , Nashik is pleased to grant 
the following Officers leave for the period mentioned against their names. 
Sr. No. Name and Designation 

Period 
2 
Shri. S. T. Pandey, 

Earned leave for three ( 3 ) days from 10th June 
District Judge -6 and 

2019 to 12th June 2019 prefixing holidays falling 

on 8th June 2019 and 9th June 2019 with 
Additional Sessions Judge , 

permission to leave headquarter with effect from 
Nashik 

7th June 2019 after office hours to 13th June 2019 

before office hours . 
Smt. V. L. Bhosale , 

Ex-post-facto sanction to the Extension of Earned 
3rd Joint Civil Judge , Senior Division , 

leave for one ( 1 ) day on 1st June 2019 suffixing 
Nashik 

Sunday on 2nd June 2019 is hereby granted in 
continuation of Earned leave from 29th May 2019 

to 31st May 2019 previously granted . 
3 Shri. P. P. Kulkarni, 

Ex-post- facto sanction to the Extension of Earned 
Secretary, 

leave for three ( 3 ) days from 30th May 2019 to 
District Legal Services Authority , 

1st June 2019 suffixing Sunday on 2nd June 2019 

with permission to leave headquarter is hereby 
Nashik 

granted in continuation of Earned leave from 27th 

May 2019 to 29th May 2019 previously granted . 
On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective post. 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 

(1 ) 
Name and Designation 

Judicial Officers with whom charge is kept during 
No. 

the leave period in addition to their own duties . 
2 
Shri . S. T. Pandey , 

Shri. V. P. Desai, 
District Judge-6 and 

District Judge - 7 and Additional Sessions Judge , 
Additional Sessions Judge , 

Nashik . 
Nashik 
Smt. V. L. Bhosale , 

Shri. J. W.Gaikwad, 
2nd Joint Civil Judge , 

3rd Joint Civil Judge , Senior Division , Nashik . 
Senior Division , Nashik . 


Sr. 


1 


3 


2 


3 


Shri . S. V. Jadhav, 
2nd Joint Civil Judge, Senior Division , Nashik . 


Shri. P. P. Kulkarni, 
Secretary 
District Legal Services Authority , 
Nashik . 


RAVINDRA M. JOSHI, 
Principal District and Sessions Judge , 

Nashik 


Nashik , 4th June 2019 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, सप्टेंबर १९ - २५, २०१९ / भाद्र २८ ते आश्विन ३, शके १ ९ ४१ ४ ९ 


Order 


No. EST /3497 / 2019.– The Principal District Judge and Sessions Judge , Nashik is pleased to grant 
the following Officers leave for the period mentioned against their names. 
Sr. No. Name and Designation 

Period 


1 


2 


3 


Shri. M. S. Bodhankar, 

Earned leave for ten ( 10 ) days from 11th June 

2019 to 20th June 2019 . 
District Judge - 8 and Additional 

Sessions Judge , Nashik . 
2 Shri. P. P. Kulkarni, 

Earned leave for three (3 ) day on 10th June 2019 
Secretary , 

to 12th June 2019 suffixing holidays falling on 8th 

June 2019 and 9th June 2019 with permission to 
District Legal Services Authority , 

leave headquarter with effect from 7th June 2019 
Nashik 

after office hours to 13th June 2019 before office 

hours . 
On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective post. 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period. 

(1 ) 
Name and Designation 

Judicial Officers with whom charge is kept during 
No. 

the leave period in addition to their own duties . 
2 


Sr. 


1 


3 


Shri . M. S. Bodhankar , 
District Judge -8 and Additional 
Sessions Judge , Nashik . 


Shri. G. P. Deshmukh , 
District Judge - 9 and Additional Sessions Judge , 
Nashik 


2 


Shri . S. V. Jadhav, 
2nd Joint Civil Judge , Senior Division , Nashik . 


Shri . P. P. Kulkarni, 
Secretary , 
District Legal Services Authority, 
Nashik 


RAVINDRA M. JOSHI, 
Principal District and Sessions Judge , 

Nashik 


Nashik , 7th June 2019 . 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST / 3539/ 2019.– The Principal District Judge and Sessions Judge , Nashik is pleased to grant 
the following Officers leave for the period mentioned against their names. 


Sr. No. 


Period 


3 


1 

1 


Name and Designation 

2 
Shri. J. P. Zapate , 
District Judge -4 and Additional 
Sessions Judge , Nashik . 


Ex- post- facto sanction to the Extension of Earned 
leave for six (6 ) days from 2nd June 2019 to 7th 
June 2019 with permission to leave headquarters 
is hereby granted in continuation of Earned leave 
from 28th May 2019 after office hours to 1st June 
2019 before office hours . 


५० महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १९ - २५ , २०१९ / भाद्र २८ ते आश्विन ३, शके १९ ४१ 


Sr. No. 


Name and Designation 


Period 


2 


3 


1 

2 


Shri. S. S. Jahagirdar, 
Civil Judge , Senior Division , Niphad . 


Ex-post -facto sanction to the Extension of Earned 
leave for three ( 3 ) days from 2nd June 2019 to 
4th June 2019 with permission to leave 
headquarters is hereby granted in continuation of 
Earned leave from 28th May 2019 after office 
hours to 1st June 2019 before office hours . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective post. 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 


( II ) 


Name and Designation 


Sr. 
No. 


Judicial Officers with whom charge is kept during 
the leave period in addition to their own duties . 


1 


2 


3 


Shri . J. P. Zapate , 
District Judge - 4 and Additional 
Sessions Judge , Nashik . 


Smt. S. S. Nair , 
District Judge - 5 and Additional Sessions Judge , 
Nashik . 


2 


Shri. S. S. Jahagirdar, 
Civil Judge , Senior Division , Niphad . 


Shri. S. B. Kale , 
Joint Civil Judge , Senior Division , Niphad . 


RAVINDRA M. JOSHI, 
Principal District and Sessions Judge , 

Nashik 


Nashik , 10th June 2019 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006. EDITOR : SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA . 


